


आमच्या बाचकांच्या आग्रहाला मान देऊन आम्ही डे पान सुरु करीत आहोत. बाचकांचे 
'चांदोबा' बद्दलचे अभिप्राय ब त्यांत सुधारणा व्हाबी म्हणून मौलिक सूचनांसाठी ही 


| मानच ठेवली आहे. आम्हाला परखड समीक्षा हबी आहे, अधति योग्य त्यावेळी 


थाप पाठीवर मिळाली तर कुणाला नको असते? आपली पत्रे मुद्देसूद ब थोडक्यांत 


लिहाबीत, अक्षर सुबाच्य असावे, ब आपले संपूर्ण नांब, पत्ता (पिनकोडसह) अबश्य 


दळ च आम्हाला बंगलोरहून 'इन्फोसिस'च्या सौ. सुधाताई नारायणमूर्ती यांचे एक पत्र 
आले. त्या पत्रानेच या पानाची सुरवात करताना आम्हाला फार अभिमान बाटतो आहे. 


दामामाप्ुळे मला गंधर्व, यक्ष, देव व राक्षस यांच्या वेगळ्या दुनियेची कल्पना करायला स्फूर्ति 
ही आहे. निरनिराळ्या भागांतल्या लोककथामधून भारता'च्या समृद्ध परंपरेची शिकवण 

॥ मिळाली. माझ्या लहानपणी टीव्ही किंवा व्हिडियो नव्डता, त्यामुळे त्याकाळी वाचन 
मेव करमणूक होती. दर महिन्याला सुंदर कथा ब रंगीबेरंगी चित्रांनी नटलेल्या चंदामामाची 

तेने वाट बघत असे. फक्त आपल्याच देशांतल्या गोष्टी नव्हेत, तर इतर अनेक देशांतल्या 


आमची ओळख चंदामामापुळे झाली. 
मा हे नुसतेच चांगले वाचन नव्हते, तर त्याकाळांतली जीवनमूल्यें त्यांतून प्रतीत 


__ आम्ही तरुण पिढीलाही पोंचबली असाबी | 
च ___ इतक्या दशकांनंतर देखील आजही मी त्याच उत्सुकतेने 
__ चंदामामाची वाट बघते. तो वाचत असताना मी माझ्या 
9 नाळपणांत इरवून जाते. अरबी चोरांच्या कथा, वेताळ कढाण्या, 
-_ तीनराजकन्यांची कहाणी, कांचिना कोटेसारख्याकित्येकगोष्टी 1. 


. लखनपुर गांवात लक्ष्मीपती नांवाचा एक शेतकरी 


रहात होता. त्याची बायको आणि एक पंधरा 
मुलगी, एवढंच त्याचं कुटुंब होतं. आजोबा 


मीन, एबढीच काय ती त्याची मालमत्ता होती 
ळच्या पर्वतातून खळाळत येणारा एक झरा 
र पोतांमधून पुढे वाहात जात होता. पण 
तेथे तीन चार वर्षापासून पाऊस न पडल्याने तो 
'झरा जवळजवळ कोरडा पडला होता 
_ झऱ्याला भरपूर पाणी होते, तेव्ढां इतर खेडुतां- 
तोही आपल्या शेतांतून पिके धेऊन 
आपल्या गरजा भागवत असे. आता पाण्याचीच 


. कमतरता मासूं लागल्याने, गांवातील बरेचसे लोक 


ह परंतु लक्ष्मीपती मात्र, ज्याच्याविषयी त्याने 


ऐकलं होतं, अशा दंडकारण्यांत 
सांपडणाऱ्या हिरेमाणकांविषयींचा विचार करुं 


त्याच वेळेला तिथे उतरलेले 
हिरे माणकांविषयी आपापसांत बोर 
त्याने नीट लक्ष देऊन त्यांचे 
त्यांच्यातील एक प्रवासी दी४ 
टाकत बोलला, “कांही म्हणा 
मात्र जोरावर पाहिजे हं. अलीकडेच 1 
तीन नातेवाईक त्या दंडकारण्यात 
त्यांच्यातील फक्त आ रय लाच! 
बाकीचे दोघे निराश उनन ६ 
दुसर्‍या एका प्रवाशाने म्हटले, ' 
स्वत:चं नशीब पाः 
घर सोडून तेथे जायचे धाडस %& न 
_ बाकीम्रवाशांनीही 


मिळे असेल तर री त 
त्यांचे बोलणे लक्षपूर्वक 
प्नाशी एक निर्णय घेतला 





घरी परतताच त्याने आपल्या बायकोला बोलावले 
आणि धर्मशाळेत ऐकलेल्या गोष्टींचा थोडक्यांत 
. खुलासा करून म्हटले, “थोडे दिवसांसाठी तू 
आपल्या भावाच्या गांबी जाऊन तिथेच राहा. 
त्या हिरिमाणकांबाबत आपले नशीब आजमावून 
मी परत येतो." 
___ लक्ष्मीपतीच्या वायकोला चांगलंच माहीत 
. होतं की आपला पत्नी हट्टी आहे, म्हणूनच 
 नबऱ्याच्या नकळत तिने आपल्या भावास ही 
बातमी कळवली. मेव्हण्याने लक्ष्मीपतीस 
_ समजावत म्हटले, ''पंत, आपला निर्णय मला 
अजिबात योग्य वाटत नाही. भलताच मोह नि 
आणा शेबटी त्रासाला कारणीभूत होतात. 
दंडकारण्यात जायचा विचार सोडून द्या. इथे तीन 
चार वर्षे पाऊस पडला नाही, ह्याचा अर्थ असा 
नाही की याही वर्षी पाऊस पडणार नाही. तुम्ही 
निराश होऊ नका.'' 
तरीसुद्धा आपल्या मेव्हण्याचे बोलणे न ऐकता 
लक्ष्मीपती दंडकारण्याकडे जाण्यासाठी निघाला. 
तेथे पोचल्यावर इतर कांही लोकांबरोबर हिरे 
,. पम्राणके मिळवण्याचा प्रयत्न सहा महिन्यांपर्यंत 





करीत राहिला. परंतु तेथे त्याला कांहीच मिळाले 
नाडी. शेबटी आजारी पडून तो घरी परतला. 

त्याला बरे होण्यासाठी दोन आठवडे लागले. 
एवढ्यांत तिथे पाऊस पडायला सुरवात झाली. 
झरा पुन्हां खळाळत वाहूं लागला. त्याच्या 
प्रवाहाबरोबर छोटे छोटे दगड, खडे वाहात येऊं 
लागले. 

झऱ्याचे पाणी वाढतच गेले. त्यामुळे 
लक्ष्मीपतीच्या शेतांतही गुडघ्याएवढे पाणी 
सांठले. ह्या एवढ्या पाण्यांत नांगरणे शक्‍यच 
नव्हते. म्हणून त्याने शेताच्या कडेचा बांध तोडून 
टाकला. शेतांत प्रवाहाबरोबर येणाऱ्या छोट्या 
दगड धोंड्यांना तो बाहेर फेकू लागला. अन्‌ तेव्हां 
अचानक त्याला जाणवले कीं इकडे तिकडे 
विखुरलेल्या दगड गोट्यांत दोन खडे चमकत 
आहेत. ते दोन चकाकणारे खडे त्याने घरी नेऊन 
आपल्या मेव्ह्ण्यास दाखबले. थोडा बेळ आपल्या 
तीक्ष्ण नजरेने बारकाईने निरीक्षण करीत त्याने 
म्हटले, “हे तर अशुद्ध रूपातील हिरे आहेत. पहा 
पंत, दुसरी तिसरीकडे कुठेच नाही. पण तुमचे 
भाग्य तुमच्या शेतांतच दडले आहे.” 


र ; घरातली कामे आटपताच दोघीही जवळच्या ओट्यावर बसून गप्पाटप्पा करीत र र्‍. रो 
च वरवर पाहता दोघीही जिवलग मैत्रिणी आहेत असे बाटे. पण दोघीही एकमेकीची मस्करी करण्याची 


एक दिवस संध्याकाळी आरामांत बसून गप्पा मारताना, बोलता बोलता चारुलता आपल्या 





भं 
'पतीविषयी म्हाणाली, 'अलीकडे कांद्दी दिवसांपासून माझा नवरा माझ्यावर पहिल्यासारखे प्रेम करत 


नाही, माझी कदरद्ी करत नाही." 


हेमलताने मनोमन विचार केला की दिला चिडवण्याची ही आयतीच संधी मिळाली आहे. म्हणूनच 
मनाशी कांही विचार करीत तिने म्हटले “असं आहे कां? नाहीतर बघ माझ्या नवर्‍याचे वागणं! 
तुझ्या नवऱ्याच्या बागणुकीच्या अगदी विरुद्ध. माझ्यावर ते पहिल्यापेक्षा जास्तःच प्रेम करु लागले. 
आहित. माझी अगदी चांगलीच कदर करतात, प्रत्येक दिवशी माझ्यासाठी कांही ना कांही भेटवस्तू 
आणतात. हे ऐकताच चारुलताने मोठ्या ठसक्यांत म्हटले, '“हो तर! न आणायला काय झालं? 


तुझा नवरा तर जुन्यापुराण्या बस्तूंचाच व्यापारी आहे ना? 
ह्यावर मात्र हेमलत्ता निरुत्तर झाली. 





जानेवारी २००६ 





लक्ष्मीपुरी नावाच्या एका छोट्याशा गावात राम, 
सोम आणि करण नावाचे तीन मित्र रहात होते. 
तिघेही शेतकरी होते. त्यांच्यातील राप आणि 
सोम मोठे हुषार होते. करण त्यांच्या 
सल्ल्यशिवाय छोटेसे कामही करत नसे. मग ते 
शेतीविषयी असो बा घराशी संबंधित, मित्रांचा 
सल्ला घेतल्याशिवाय तो कोणत्याच निर्णयाप्रत 
येत नसे. करण बालपणापासूनचा मित्र 
असल्यामुळे त्याच्या विश्वासानुसार योग्य 
असाच सल्ला राम आणि सोम देत बं त्याला मदत 
करत असत. 

एके वर्षी पीकपाणी चांगले झाले. त्यापुळे 
राम आणि सोमला राजधानीतील वसंतोत्सवात 
भाग घेण्याची इच्छा झाली. जेव्हां ही गोष्ट करणला 
समजली तेव्हां तो त्यांना जाऊन भेटला व त्याने 
त्यांच्याबरोबर जाण्याचा आग्रह धरला. त्या 
दोघांनी त्याला समजावले की “लांबचा प्रवास 
आहे. जेथे आम्ही जाणार आहोत ती जागा नवीन, 
अनोळखी आहे. अशीदी शक्यता आहे की 


________ स्वतःच निर्णय घ्यावा 


आम्हाला कांडी अनपेक्षित संकटाना तोंड द्यावे 
लागेल. तुला हे सारे जमणार नाही.'' मित्रांनी 
त्याला अशा तर्‍हेने बरेच समजावले पण तो 
आपल्या निर्णयापासून जराही ढळला नाही. त्याने 
निश्चयी स्वरात म्हटले, ''तुम्ही दोघे बरोबर 
असताना, मला कसली भीती] मी तुमच्यावरोबर 
येणारच.'' दुसर्‍याच दिवशी तिघेही राजधानी- 
कडे जाण्यास निघाले. 

सलग तीन दिंबसांच्या प्रवासानंतर तिघेदी 
एका जंगलामधून जात होते. दोन मोठ्या 
पर्वतांमधून एक छोटीशी नदी वहात होती. नदी 
पलीकडे जाण्यासाठी तिघेही तिथे बांधून ठेवलेल्या 
एका नावेत चढले. थोडे पुढे जातात न जातात 
तोच नदीला पूर आला. कुठेतरी मुसळधार पाऊस 
झाला होता, ज्यामुळे नदीचे पाणी वाढतच 
चालले डोते. घाबरून तीनही मित्रांनी एकमेकांना 
घट्ट पकडून ठेवले. प्रवाहाच्या वेगामुळे नाव दूर्‌ 
कुठेतरी बहात गेली. 

कोणास ठाऊक, नाव किती दूरवर वडात 


४$.!:::) शांता आपटे 


गेली. पण तिघांनी शुद्धीबर येऊन डोळे उघडले 
तेव्हां ते एका बेटावर पोचले होते. त्यांना कडकडून 
भूक लागली होती पण कुठे जायची शक्ती*च 
त्यांच्या अंगात उरली नव्हती. इतक्यात रामला 
समोर एक आंब्याचे झाड दिसले. त्याला खूप 
आंबे लगडले होते. 

राम आंबे तोडणारच होता, इतक्यात '*माझ्या 
परबानगी शिवाय कोण आंबे तोडत आहे? '' असं 


म्हृणून एक भूत उडी मारत खाली उतरले. 


भूताला पाहताच तिघे मित्र खूप घाबरले. 
भीतीमुळे ते नदीत उड्या मारणार एवढ्यात 
गडगडाटी हंसत भुताने म्हटले, '“घाबरू नका. 
इकडे या, मी तुम्हाला त्रास देणार नाही.' 

घाबरत घाबरतच तिघेदी भुताजबळ गेले. 
भुताने विचारले, ''तुम्ही या बेटावर कसे काय 
आलात?” जे घडलं, ते तिघांनी सांगितलं. 








त्यांच्या परिस्थितीची दया येऊन भुताने त्यांना 
आंबे खायला दिले. भूक भागल्यावर तिघांनी 
त्याच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली त्यांच्या 
साधेपागावर खूश होऊन भुताने म्हटले, ''तुम्ही 
इथून पायी पायी चालत कुठेच जाऊ शकणार 
नाही. म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येकी एक एक वरदान 
देतो. पण एक अट आहे. तिघांनी एकसारखा बर 
मागता कामा नये. मागा, काय पाहिजे?" 
“मला माझ्या बायको मुलांजवळ पोचते कर” 
रामने म्हटले. दुसर्‍या क्षणी तो त्या'च्या घरी पोचला. 
''बसंतोत्सवात भाग होण्यासाठी निघालो 
होतो. तेव्हां मला राजधानीला पोचव.'” सोमने 
वरदान मागितले. भुताने त्यला त्वरित राजधानीला 
पाठवले. र | 
आता वर मागण्याची करणची पाळी होती 
काय वर मागाबा ह्याचा निर्णय तो घेऊ शकला 


नाही. बाकी दोघे आपापले वरदान घेऊन निघून 
गेले होते. करण मोठ्या पेचात सांपडला, की मागून 
मागायचा तर कोणता वर मागावा? अचानक 
त्याच्या डोक्यांत एक विचार चमकून गेला. 

“मला कांही समजलं नाही की काय वर 
मागावा? ह्यासाठी मला माझ्या मित्रांचा सल्ला 
घेतला पाहिजे, म्हणून त्या दोघांना इथे बोलवा." 

दुसर्‍याच क्षणी भुताने त्या दोघांना तेथे हजर 
केले आणि ते स्वतः गायब झाले. दोन्ही मित्रांनी 
बरोबर ओळखले की असं का झालं असावं. 

ते दोघेही करणच्या ह्या कृत्यामुळे दुःखी 
झाले आणि त्यांनी म्हटले, '“ह्यामुळेच आम्ही 
तुला आमच्याबरोबर घरेऊन यायला तयार नव्हतो. 
तू पण घरी जाण्याचे वरदान मागून घ्यायचं 
होतस. एवढीही अक्कल नाही का तुला? सल्ला 
मागण्यासाठी म्हणून आम्हाला इथे बोलावून 
आम्हाला तू परत संकटात टाकलंस. आता इथून 
घरी कसं वरं पोचणार?'* 

थोड्याच वेळांत भूत तेथे प्रकट झाले अन्‌ 
त्याने म्हटले, “आपल्या मित्रांकडून सल्ला 
घेतलास?'' करण गप्प उभा राहिला. भुताला 
पाहून दोघे मित्र खूष झाले आणि त्यांनी भुताला 


ळा हि... “चया ३४स्कि. 








सांगितले, 'प्रत्येक छोट्या छोट्या बाबतीत हा 
आमचा सल्ला मागत राहतो. प्रत्येक वेळी सल्ला 
मागणाऱ्या ह्याला आमच्या गांवातील वडाच्या 
झाडाखालील देवीच्या मंदिरासमोर नेऊन पोचब. 
तसंच आआही जे मागितलं त्याप्रमाणे आम्हाला 
तेथे पोचव. ही मदत जर आम्हाला करशील तर 
आम्ही जन्मभर तुझे कणी राहू.' 

भुताने हंसून करणला म्हटले, ''सल्ला मागणे 
कांही चूक नाही. परंतु आपल्या चांगल्या वाईटाचा 
निर्णय आपण स्वत:च घेतला पाहिजे. बुद्धिहीन 
असल्याप्रमाणे प्रत्येक निर्णयासाठी आपण 
दुसऱ्यांचा सल्ला मागून स्वत:ही संकटात सापडतो, 
आणि दुसर्‍यांनाही अडचणीत टाकतो.” नंतर मात्र 
त्याने तिघांनाही त्यांनी इच्छिलेल्या स्थळी 
पोचवले. 

आता मात्र करणला समजले की प्रत्येक 
बाबतीत दुसऱ्यांचा तला मागणारा माणूस 
अडाणीच राहृतो. 'माझ्या मूर्खपणामुळेच राम 
आणि सोम मला बरोबर नेऊ इच्छित नव्हते.' 
त्याने मनाशी निश्चय केला, “आता यापुढे मी 
माझी स्वतःची बुद्धि बापरीन आणि प्रत्येक 
बाबतित स्वतःचा निर्णय स्वतः घेईन." 





ृ चांदोबा 








भयकर घाटी 


टन या 





टी 


(त्याविचित्र प्राण्यावर स्वार होऊन केशव डॉग्यवर फळाला /तिथे एका गुहेत एका मांत्रिकाने 
कालभ्रैरकाची "तिथली मूती दाखवली. त्याच्या डोळ्यां अरण्यांत जी गडबड चालली होती 
तरीही केश़वला विस्तली. एक भ्रयकर प्राणी, ज्याचे सस्तक मनुष्यासारखे होते आणि ज्याला 
बटबाधळासारखे फ्ख होते तो.प्राणी राजाच्या सैनिकांना पळवून लावत होता. त्यानंतर... 


ती भेसर आकृति पाहून, आणि राजसैनिकांना 
घ्राबरवून, त्यांना अरण्यांत सैरावैरा पळायला 
लावत होती, ते पाहून केशवला फारच आश्‍चर्य 
वाटले. असला माणूस असूं शकतो हे त्याने 
कधीही ऐकलेले नव्हते. 

पण असला भर्यकर प्राणी मात्र तो आज प्रथमच 
पाहात होता. ते दृश्य खरंच होतं कीं मांत्रिकाने 
आपल्या मंत्रशक्तीने कांहीतरी भ्रम निर्माण केला 
होता केशव चकित होऊन बिचार करीत होता. 


*यांदोबा' 


''वत्सा केशब, कालमैरवाची शक्ती पाहिलीस 
कां? आता तुझ्या पित्यावर कोणतेही संकटं 
येणार नाही. राजाचे सैनिक मागे न पाहता 
ब्रम्दापुरला पळत सुटले होते. मी तुला अगोदरच 
सांगितलं होतं कीं तुझ्या पित्याचे रक्षण करणे 
ही माझी जबाबदारी आहे. आता तू तुझ्या 
खांद्यावरचे वर बाजूला कर. आणि संशयाचे 
निवारण कर," मांत्रिकाने सांगितलं. 
केशवच्या मनांत मांत्रिकाविषयी कृतज्ञता 


धृ 


आपल्याला कांही नरास देऊं शकणार नाही. 
इतकंच नव्हे, तर ज्या शक्ती मिळवण्यासाठी तो 
इतके प्रयत्न करतो आहे, त्याच शक्ती, आपण 
पिळवूं शकू. तो तुझा कसा उपयोग करणार आहे, 
दवी गोष्ट....” 

जयमलचे बाक्य संपण्यापूर्वीच आकाशांत 
ब्रीज चमकली आणि प्रचंड गडगःडाट झाला. 
आणि सारा डोंगर, एखादी नाव डगमगावी तसा 
हलायला लागला. र 

या स्फोटामुळे मोठेमोठे खडक खाली धसरायला 
लागले. ज्या खडकावर केशव व जयमल इथे होते 
तो हलायला लागल्याबरोबर ते दोघे तिथून पळाले. 
तेबढ्यांत गुहेतून ब्राम्हदंडी किंचाळत बाहेर 
आला 

अरण्याच्या दिशेने पाहात तो ओरडला, 
“'हा... हा... कालगैरवाची ही अफाट शक्ती आहे! 
माझ्या मंत्राचा प्रभाव आहे! डोंगर हृलायला 
लागलाय. मी मनांत आणल तर पक्षी होऊन मला 
आकाशांत उडता ग्रेईल. आकाशांतून मी 
विजांचा चमचमाट करीन. ढगांना गडगडायला 
लावीन. मी प्रलय माजवीन. ते पाहा, ते राजाचे 





रौैनिके डोंगरावर चढून येत होते, ते आता जीव 
मुठींत घेऊन पळत सुटले आहेत, मंत्रांनी भारलेले 
हे दगड यमदूतांसारखे त्यांचा पाठलाग करीत 
आहेत. आता ते या डोंगराकडे चुकूनदेखील कधी 
वळून पाहाणार नाहीत. हा: डा: हा:|'' 

केशव आणि जयमलूने डोंगराच्या 
पायथ्याकडे पाहिले. खरोखरीच, कांदी एजरीनिक 
घोड्यावर, व कांही पळत जाताना दिसत होतें. 
एखादा मोठा भूकंप व्हावा, त्याप्रमाणे मोठेमोठे 
दगड मैदानात हालताना दिसत होते. त्यांच्या 
माऱ्याखाली कांहीं घोडेस्वार आणि कांही 
पायदळांतले सैनिक जखमी होऊन विव्हळत 
पडले होते, 


कांही वेळ केशव स्तव्ध डोऊन उभा होता. 


तो भयंकर देखाबा पाहून तो जणूं बघिर झाला 
होता. तितक्‍्यांत मांत्रिक ब्राम्हदंडीने आज्ञा केली, 
“शिष्या, आपल्या केशबला अंबाबर डाग 
असणाऱ्या बाघांच्या गुहेसमोरच्या हत्तींच्या 
तलाबांत स्नान करायला लावून घेऊन ये. आता 
आपल्याला सूर्यास्त झाल्यावर बरीचशी कामे 
करायची आहेत.'' (अणी 





ज्ञानेवारी २००६ 18 


चांदोबा 







'पक्का विक्रमार्क पुन्हां 
त वळ गेला. त्याने झाडावरुन 
, हई्शव खालीं उतरवले, आपल्या खांद्यावर 
खुट “ले टाकून तो स्मशानाच्या दिशेने चालूं 
लागला. तेव्हां प्रेतांत लपलेल्या बेताळाने 
म्हटलं, 'तुझा हा कोणता संकल्प आहे, कीं 
जो पूर्ण करण्यासाठी तू इतके जिवापाड कठोर 
श्रम करतो आहेस? कांही कांही रजे 
असतात कीं आपल्या अधिकाराच्या 
ते गुंग असतात आणि अचानक 
कांडीतरी धिसाडघाईने निर्णय घेतात. 
त्यांच्या त्या निर्णयाच्यामागे कोणता 
हेर हेतू : असती, ते कुणालाच समजत 
. केवळ आपले नोकर-चाकर 
द्विमत्तेच्या गुणवंत, श्रेष्ठ कला- 
हे राजे 
जानेवारी २००६ 
























असा गैरव्यवहार करतात. केव्हां कुणाला शिक्षा 
करतील, आणि केव्हां एखाद्याचा सन्मान 
करतील. हे सांगता येत नाही. अशापैकीच राजा 
उग्रसिंह हा एक राजा होता. आपल्याच अडंकारात 
वुडलेला आणि अविवेकी निर्णय घेणारा होता. 
तुला सावध करावे म्हणून मी त्याची कहाणी तुला 
सांगतो ती लक्षपूर्वक ऐक.'' आणि ब्रेताळाने 
पुढील गोष्ट सांगितली. 

 उग्रसिंह हा जयंतपुरचा राजा होता. तो एक 
क्ुषाल राज्यकर्ता तर होताच, परंतु तो नेहमी 
रागाबलेला, चिडलेला असे, मग तो दरबारांत असो, 
नाहीतर अंतःपुरांत असो! लहानसहान चुकांसाठी 
तो लोकांना कडक शिक्षा देताना मागेपुढे पहात 
नसे. त्यामुळे राजाच्या सेवकांच्या मनांत सदैब 
एक भीती असे. कोणत्याही कारणासाठी त्यांना 


शिक्षा होऊं शकली असती. 
एकदा उग्रसिंहाच्या मनांत आपले चित्र 
जानेवारी २००६ 2) 





काढवून घेण्याची इच्छा झाली. ही बातमी 
बार्‍्यासारखी पसरली आणि अनेक चित्रकार 
राजधानीत येऊं लागले. पण तेवढ्यांत राजाने 
दुसरी घोषणा केली कीं जो कुणी त्याचे चांगले 
चित्र काढील त्याला हजार मोहोरा मिळतील. पण 
जर राजाला ते चित्र पसंत पडलं नाडी, तर त्या 
चित्रकाराला दह्ठा फटके मारले जातील. राजा 
नेहमीच रागावलेला असे, त्यामुळे चांगनेचांगले 
चित्रकारदेखील मागे फिरले 

नागदर्मा हा चित्रकार राजाचे चित्र काढायला 
तेयार झाला. राजमहालाजवळच त्याच्या 
राहाण्याची सोय करण्यांत आली. रोंज चित्र 
काढण्यासाठी राजा थोडा वेळ चित्रकाराला देत 
होता. नागवर्माने एकाग्रतेने कांडी काळ काम केले 
आणि चित्र पूर्ण झाल्यावर ते तो दरबारांत घेऊन 
आला. 

चित्रावत्चा कापडी पडदा बाजूला केल्यानंतर 
राजाने चित्र पाहिले व नाखूष होऊन तो ओर॒डला, 
“छी छी, हे कसलं चित्र? तू खरोखरीचा 
चित्रकार आहेस कां॥ हे माझं चित्र मुळीच वाटत 
नाही. 

इतर मानकऱ्यांचेही असेच मत पडले. 
इतक्या मोठ्या चित्रकाराने असं चित्र कसं काढलं 
याचे त्यांनाही आश्‍चर्य वाटले. 

नागराजला बक्षीस मिळेल अशी खात्री होती, 
पण त्याला फटकेच खावे लागले. त्याचा अपमान 
होऊन त्याला दरबारांतून निघावे लागले. 


कांही दिवसानंतर बिजय नांबाचा एक. 


चित्रकार राजाला भेटून म्हणाला, '“मी आपले 
चित्र बनबाबे अशी इच्छा धरून आलो आहे. मला 
तशी परवानगी देण्याची कृपा करावी." 


चांदोबा 








*'फालतू माणसांसमोर उभे राहून त्यांच्याकडून 
चित्र काढून घेण्याबद्दल मला अतिशय चीड आहे 
जर तुझे चित्र चांगले झाले नाही, तर तुला दुप्पट 
शिक्षा होईल. म्हणजे दहा नव्हे, तर बीस फटके 
मारायची शिक्षा होईल. ही अट तुला मान्य आहे 
कां?” राजाने गरजत विचारलं. 

*““होय, मान्य आहे महाराज.'* विजयने उत्तर 
दिलं आणि तो लगेच कामाला लागला. 
आठवडाभरातच त्याने चित्र बनवलं आणि 


दरबारांत ते राजाजवळ दिलं. 


ते चित्र पाहून राजा फारच संतापला आणि 
म्हणाला, “मी इतका क्रूर आहे कां? तुझी इतकी 
विठा. . 

“क्षमा असावी महाराज, आपले यथार्थ चित्र 
काढावं हा माझा एकमेव हेतू होता. एखादे हीण 
पाणी पितानादेखींल घाबरते आणि त्याला 
पाण्यांतही श्‍बापदेच दिसतात. वाघ शांतपणे 
जरी खाली बसला, तरी त्याचे डोळे लालसर 
दिसतात आणि त्याचे स्वरूप भयंकर दिसते. 
ही त्यांची सहज लक्षणें आहेत. कोणत्याही 
चित्रकाराने ही सहजलक्षणे कधीही विसरता कामा 


नयेत.'' विजय नप्रपणे म्हणाला. 


'*पण त्याचा अर्थ असा नव्हे कीं तू मला 
इतकं क्रूर दाखवावंस, मनांत आणलं तर मी तुझा 
शिरच्छेद करुं शाकतो.'' राजाने चडफडत म्हटले. 

''ते मला माहीत आहे, महाराज. परंतु खरा 
कलावंत हा नेहमी खरं तेच सांगतो. जो सत्यावर 
विश्‍वास ठेवतो, त्याला कशाचीच भीती बाटत 
नाही. तरीसुद्धा, माझी एक लहानशी विनंती आहे. 
आपण जो कांही निर्णय घ्याल, त्याच्याअगोदर 
हे चित्र दरवारांतल्या सर्व सभासदांना दाखवण्याची 


चांदोबा 21 





अनुमती द्यावी. कृपा करुन त्यांचेही मत आपण 
विचारावे. 

राजाने चित्र दाखवून सर्वांना उद्देशून प्रश्‍न 
विचारला, “हे चित्र माझ्यासारखं आहे का?" 

राजा रागावून उभा राहिलेला होता, तसेच ते. 
चित्र होते, म्हणून सभासदांना नाही म्हणता 
येईना. पण ते गप्प बसले होते, कारण होकार 
द्यायला ते घाबरत होते गा 

हे पाहून वृद्ध मंत्र्याने गंभीरपणे मत दिलं, 
“महाराज, हे चित्र अशा प्रकारे चित्रित करावं 
कीं नाही, याच्या औचित्याबद्दल मी कांही सांगू 
शकत नाही, पण हे चित्र हुबेहुब आपल्यासारखे 
आहे हे मात्र खरे आहे. आपल्या चेह 








यांत अगदी बरोबर चित्रित केलेले आहे." मंत्र्य 
सांगण्याला दुजोरा देण्यासाठी सभासदांनी 
वाजवल्या. 


जानेबारी २००६ ष्र 





क्षणभर राजाला कांहीच सुचेना. त्याने लगेच 
विजयला हजार मोहोरा दिल्या आणि ते चित्र 
आपल्या सख्ाजगी दालनांत ठेवून दिले. 
रोज सकाळीं राजा झोपेतून उठल्याबरोबर 
त्या चित्राकडे लक्षपूर्वक पाहायला लागला. त्या 
चित्रांत जसा तो रागीट ब तुसडा दिसत होता, 
तसे न दिसण्याचा तो प्रयत्न कह लागला. शांत 
राहाण्याचा व शांत दिसण्याचा प्रमत्न करूं 
लागला. कधी नाराजीने उठला तरी त्या चित्राची 
 आठबण होऊन तो सोम्य ब विनम्र होऊं लागला. 
'त्याचा हरघडी उसळणारा राग आता मावळायला 
लागला. त्यानंतर त्याने विजयला पुन्हा बोलावले 
ब आपले आणखी एक चित्र काढायला 
सांगितले. 
___ तेव्हा विजयने त्याला उत्तर दिले, '“महाराज, 
आता आपले चित्र नागवर्माने काढायचे आहे, 
मी नाही. जर आपण संमती दिलीत तर तो आपले 


___ ज्ञानेबारी २००६ 22 





एक अप्रतिम चित्र चितारील. त्याने काढलेले 
पहिले चित्र आपण पाहावे, नीट न्याहाळून 
पाहावे. म्हणजे त्यांतले आपले शांत, गंभीर रूप, 
व चित्रकाराचे कौशल्य आपल्या ध्यानांत 
येईल. 

आपल्या कलाबंत साथीदाराबद्दल विजयने 
जे प्रेम व आदर दाखबला, त्याबद्दल राजाने 
बिजयचें अभिनंदन केले आणि नागवर्माचे चित्र 
मागवून घेतले. 

नागवर्माची चित्रकारी पाहून राजाने त्याची 
मनापासून प्रशंसा केली व त्याला बोलावून घेऊन 
त्याची शाही चित्रकाराच्या पदावर नेमणूक केली 
ब॒ त्याचा सत्कार केला. 

वेताळाःची गोष्ट संपल्यानंतर त्याने विक्रमार्काला 
म्हटले, ''राजा उग्रसिंह प्रथम नागवर्मावर खूप 
रागावलेला होता, कारण त्याच्या दृष्टीने ते चित्र 
अत्यंत भिकार ब राजाची मानहानी करणारे होते. 
पण नंतर मात्र त्याच नागवर्माला आपले चित्र 
वाढायला राजाने बोलाबले. त्यापूर्वी त्याला 
फटक्यांची शिक्षाही दिलेली होती डे आपण लक्षांत 
घेतलं पाहिजे. अशा नागवर्माला राजाने शाही 
चित्रकार म्हणून नोकरी दिलीं ब त्याचा 
सत्कारदेखील केला. हे सारं तुला विचित्र वाटत 
नाही कां? त्याच्या बेफिकीर स्वभाब ब 
अविचारीपणाचीं ही लक्षणे नाहीत काँ? ह्यातून 
या दोघा कलाकारांमधे श्रेष्ठ कोण याचा निर्णय 
राजाला करता येईना, म्हणून त्याने दोघांचाही 
सत्कार करून टाकला, असंच ना? माझ्या या 
शंकांची उत्तरे माहीत असूनही जर तू गप्प 
राहिलास तर तुझ्या मस्तकाचे तुकडेतुकडे 
डोतील.*' 


यांदोबा 





_ स्वतःचे स्वाभाविक गंभीर, शांत रूप पाहून तो 





विक्रमार्कने उत्तर दिले, “'राजा उग्रसिंह 
सुरवातीला संतापी होता हे खरं आहे, पण नंतर 
ज्या कांडी घटना घडल्या, त्यामुळे राजाच्या 
स्वभावांत बदल झाला. विजयलादेखील कठोर 
शिक्षा देण्याची इच्छा होती. पण वयोवृद्ध मंत्री 
व इतर दरबारांल्या मानकऱर्‍्यांचा अभिप्राय 
राजाला टाळता आला नाठी. विजयला इनाम देणे 
त्याला भाग पडले. जेव्हां त्याने हळूंडळूं 
आत्मपरीक्षण करायला सुरवात केली, तेव्हां 
त्याच्या लक्षांत आले कीं चूक चित्रांत नव्हती; 
पण राजाचा स्वभाव ब चेहऱयाबरचे भाव तसेच 
होते. म्हणून राजाने आणखी एक चित्र बनवून 
घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. जेव्हां त्याने नागवर्पाचे 
च्चित्र मागवून घेतले आणि नीट निरखून पाहिले, 
तेव्हां त्याला दिसून आले कीं त्या चित्रांत 
अहंकार, दंभ, वगैरे अप्रिय भाव मुळीच नव्हते 
दरबारी मानकर्‍्यांनीदेखील राजाला कधी शांत 
प्रेमळ शब्द बोलताना पाहिले नव्हते. म्हणून 
त्यांनीही त्या चित्राची स्तुती केली नाही, पण 
जेव्हां राजाचा शांत स्वभाव बनला, तेव्हां त्याचे 
























स्वतःच प्रसन्न झाला. म्हणून त्याने नागवर्माचा 
सत्कार केला. चांगुलपणा व मोठेपणा ओळ- 
खण्यासाठी, पाहणाऱ्याच्या स्वभावांत देखील 
त्याचा थोडाफार अंश असावा लागतो, तरचते 
शक्‍य होतं. जेव्हा राजा तापट आक्रस्ताळा होता, 
तेव्हां त्याला आपले धीरगंभीर, शांत चेहरा 
असलेले चित्र मुळीच आवडलेले नव्हते. आता. 
राहिली चित्रकारांची कथा] ते दोघेही श्रेष्ठ आहेत. 
हुबेहुब चित्र काढण्यांत विजय कुशल आहे तर 
व्यक्तीमधले दोष वगळून, ते सुधारुन, चित्र 
चांगले करण्यांत नागवर्मा हुशार होता. म्हणून एका 
आदर्श राजाचे चित्र त्याने काढून दापुढे 
ठेवले. दोन्ही चित्रकारांचा सन्मान करण्यांत राजाने 
आपली बुद्धिमत्ता व विवेक यांची ओळख करुन 
दिली. त्यांत कोणत्याही प्रकारचा अविचारीपणा 
नाही.” ऱ्य 

राजाचे मौनभंग करण्यांत सफल झालेला 
वेताळ शवासहित गायब झाला आणि पुन्हां 
झाडावर जाऊन बसला 













प्रतापगड राज्यावर एके काळी महेंद्रप्रताप राज्य 
करीत होता. तो एक हुशार व लोकप्रिय शासक 
होता. त्याला प्रतापवर्भा नांबाचा एक मुलगा होता 


हा राजपुत्र नग्न व दयाळू होता आणि म्हणूनच 

' जनतेचा लाडका होता. त्याला प्राणी आवडत. तो 

नेमबाजींत प्रवीण होता, परंतु तो कधीही शिकार 
गेला नाही 





___ . उंदीर आणि मुंग्यांची 


राजपुत्राला मदत 


एके दिवशी, तीन अनोळखी पुरुष दरबारांत 
आले. त्यांना कांडी अदभुत शक्ती प्रात्त होत्या असे 
ते म्हणत होते. त्यांचे अनुभव ऐकताना प्रतापवर्मा 
रोमांचित झाला. त्यांच्यापैकी एकजण धनुर्विर्देत 
प्रबीण होता, दुसरा बार्‍्यासारखा जलद पळूं शकत 
होता आणि जे इतरांना दिसूं शकत नाही ते 
पाहाण्याची शती तिसर्‍याला होती. 

या अनोळखी लोकांबरोबर राजपुत्र बराच वेळ 
धालवत असे. त्यांच्या सहवासांत प्रबासाला 
जावे अशी त्याला इच्छा झाली. राजपुत्राने 
पित्याची परवानगी मागितली. सुरवातीला 
राजाला ही कल्पना रुचली नाही, कारण आपल्या 


४... .. .. राज्याबाहेर राजपुत्राने जावे हे त्याला मान्य नव्हते. 
















“> पण त्या तिघांनी राजपुत्राचे आपण जिवापाड 
*. 'संरक्षण करुं अशी खात्री दिली, तेव्हां कुठे 


महेंद्रप्रठापने मुलाच्या इच्छेला मान्यता दिली 
दुसर्‍याच दिवशी प्रतापवर्मा आपल्या नव्या 
मित्रांच्या सोबतीने प्रवासाला निघाला 
ते जात असताना वाटेत एक 
७... उंदीर पाण्याने भरलेल्या बिळांतून 
>>... बाहेर येण्यासाठी धडपडत होता 

रळ तो राजपुत्राला दिसला. त्या 
र चिखलांतून तो बाहेर यायचा 
प्रयत्न करी, पण दरवेळेला त्या निसरड्या 


चांदोबा 








कांठावरुन तो परत पाण्यांत पडत होता. 
राजपुत्राला त्याची दया आली. त्याने त्या 
खड्ड्यांत एक बाण सोडला. उंदराने 


ब्राण दांतात पकडला आणि त्याच्या न्या 


आधाराने तो पाण्याबाहेर येऊं शकला 
राजपुत्राच्या प्रेमळ चेहऱ्याकडे पाहात 
तो उंदीर म्हणाला, ''हे राजकुमार! माझा 












प्राण बांचवल्याबद्दल मी तुझा आभारी 2 क. 


आहे. मी उंदीरराजा आहे - साऱ्या 
उंदरांचा राजा. आजपासून माझ्या "जक. 

राज्यांतले सगळे उंदीर तुला गरज _... 
पडेल तेव्हां तुझ्या मदतीला येतील, ,<<&&& 
लू फक्त जमिनीवर आडवा पड ह शु 










आणि मला डांक मार. आम्ही सगळे “४७० > 











पनहला क्ट 


आमच्या बिळांतून बाहेर येऊं." 
उंदीरराजाकडे पाहून राजपुत्राने हंसून 


मान डोलावली ब तो पुढे निघाला. चौघे मित्र 


थोड्या अंतरावर गेले असताना प्रतापवर्माला 
मुंग्यांची एक रांग शिस्तीने जात असताना 
दिसली. अचानक जवळच्याच एका घरांतून 
कुणीतरी बाहेर आले आणि पुंग्पांकडे न पाहाता 
त्याने पाण्याचा हंडा आणून रिकामा केला. त्यांत 
बऱ्याच मुंग्या मेल्या ब कांही बाहाणाऱर्‍्या 
पाण्यांतून जीव वांचवण्याचा प्रयत्न करीत 

प्रलापबर्मा थांबला. त्याने जबळच्याच एका 
झाडाची कांही पाने तोडली आणि पाण्यांत 
अलगद सोडली. ज्या मुंग्या जिवंत होत्या त्यांना 
त्या पानांवर चढता आले. पाने बाहात वाहात 
जमिनीला टेकली तेव्हां मुंग्याही मातीत परत येऊं 
शकल्या. त्या थांबून म्हणाल्या, “अरे राजकुमार! 


चांदोबा 1111 ककककितििशी 5 


आम्ही तुझे डे उपकार कधीही विसरणार नाही. 
जेव्हां केव्हां तुला आपची गरज लागेल, तेव्ह तू 
फक्त टाळी वाजव, आणि आआ्हीं तुझ्याकडे 
येऊं." 

उंदीर राजाकडे पाहून राजपुत्राने हंसून क पप 
डोलावली ब तो पुढे निघाला श्र 

दुसर्‍या दिवशी प्रतापवर्मा आणि त्याचे मित्र 
म्हणून ते सोईस्कर जागा शोधत होते. त्या. 
दराप्यान त्यांना माहिती समजली कीं तिथला राजा 
चंद्रसेन हा एक दृष्ट व जुलमी राजा होता. त्याची 
मुलगी चंद्रमती ही अतिशय सुदर दु 


होते, त्यांना राजाने तीन कामे करायला साग 
ती पूर्ण झाली तर त्या राजपुत्राला चंद्रमतीचे 








| नसल्याचा त्याने बहाणा केला. आणि 
चंद्रमतीशी बिवाह करण्याची इच्छा 
बोलून दाखवली. राजाने त्याच्या अटी 
सांगितल्या आणि मनांतून त्याला 





(4:2१ कज धक ” र र“ 


अँ 
* 
त १८. 


१... 


र. 
टं ३ 
4 4 7. क... 





आसुरी आनंद झाला. केदेतल्या 





शै 
ह शू रो 





र राजपुत्र लौकरच गेला असता, असे राजाला 













पाणिग्रहण करायची संमती चंद्रसेन देणार होता 
त्या सगळ्या अयशस्वी राजपुत्रांना राजाने 
र उ रुंगात टाकले. त्या राजपूत्रांचे वडील येऊन 

आपापल्या पुत्रांची सुटका करण्यास चंद्रसेन 
_ राजाला त्यांनी विनंती केली होती. पण चंद्रसेनने 
त्याला साफ नकार दिला. प्रतापवर्माने विचार 


| , उ हा दिवशी प्रतापवर्मा चंद्रसेन राजाला 
_ भैटायला गेला. राजा कांहीतरी अशक्य बाटणार्‍या 
अटी घालेल याबद्दल आपल्याला कांहीच माहिती 








26 


वाटले. 

प्रतापवर्माने पहिली अट विचारली, 
“'हिमालयांत सुंदर पिवळी फुले फुलतात. ती फुले 
राजकन्येच्या केसात घालण्यासाठी तू घेऊन ये. 
पण ती फुले सूर्योदयापूर्वी इथे यायला हृबीत 
नाहीतर सूर्याच्या पहिल्या किरणाबरोबर त्यांचा 
फिका पडतो.'' राजाने सांगितले 
आता हे काम तर अशक्य कोटीतले होते. 
हिमालयांत कोण जाऊन ही फुले शोधून काढील 
नि ती तोडून सूर्योदयापूर्वी आणून देईल? 
प्रतापवर्माने आपल्या मित्रांशी सछ़ामासलत 
केली. ज्याला दिव्यदृष्टी होती त्याने ती फुले कुठे 


उगवतात ती जागा सांगितली. जो वायुवेगाने पळू 


शकत होता तो म्हणाला, “तू चिंता करु नकोस 
राजकुमार! मी तिथे जाऊन ती फुले तुझ्यासाठी 
घेऊन येईन]'' तो लगेच निघाला. राजपुत्र व दोघे 
मित्र त्या विश्रामगृद्दांत वाट पाहात बसले होते. 
मध्यरात्रीपूर्वी एक मित्र राजपुत्राला म्हणाला, 
“आपला सहकारी त्या जागी पोचला आहे आणि 
तो फुले घेऊन परत यायला आत्ताच निघतो 
आहे!” 

तो मित्र फुले घेऊन आला आणि सूर्योदय 
होण्यापूर्वीच प्रतापवर्मा घाईघाईने राजवाड्यांत 
राजाला भेटायला गेला. 


चांदोबा 





जरी चंद्रसेनाने त्याचे हंसून स्वागत केले, 
तरी राजपुत्राने हे अबघड काप पूर्ण केले याचा 
राजाला विष्राद वाटला. पण हे काम प्रतापबर्माने 
कसे पूर्ण केले हे विचारण्याचे धाडस राजाला 


- झाले नाही. नंतर राजाने दुसरी अट सांगितली. 


त्याने नोकरांना धान्याच्या बियाण्यांची तीन 
पोती आणायला सांगितली. ती राजबाड्याच्या 
अंगणात ओतली ब त्यांत माती मिसळली. 
“आता हे बियाणं सकाळपर्यंत साफ करुन ठेव. 
तीन पोती भरून झाली पाहिजेत." राजाने आज्ञा 
केली. 

ही अटदेखील अशक्य कोटींतली होती. 
प्रतापवर्माने क्षाणभर विचार केला आणि त्याला 
चंद्रपुरुच्या वाटेवरच्या मुंग्यांची आठवण झाली 
त्याने तीनदा टाळी बाजबली आणि हजारो मुंग्या 
तिथे लौकरच जमल्या. काय करायचं होतं ते 
राजपुत्राने त्या मुंग्यांना सांगितले आणि तो 
आपल्या राहाण्याच्या ठिकाणी परत गेला 
सकाळ होण्यापूर्वी तो परत राजवाड्यांत आला 
आणि तिथे त्या बियाण्याचा ठीग पाहून राजपुत्र 
खूष झाला. 

लबकरच चंद्रसेन राजाही तिथे आला आणि 
त्याने सेवकांना ते बियाणे पोत्यांत भरायला 
सांगितले. शोबटला दाणा उचलेपर्यंत तिन्ही 


ह असजबवखखखखब...._| 


शक्‍यच नाही. राजवाड्याच्या भिंतीबाहेर एक जुने 
उंच झाड आहे, ते आंतून किडलेले आहे. उद्यां 
सकाळपर्यंत त्या झाडाच्या खोडाचा संपूर्णपणे 
भुगा झाला पाहिजे. मात्र ते झाड तोडायचे 
नाही!” 

राजपुत्र राजवाड्याच्या लोखंडी फाटकापली- 
कडे गेला व त्याने ते झाड बघितले. तो जमिनीबर 
झोपला आणि त्याने ह्लांक मारली, ''उंदीर राजा, 
मला वांचवायला आता तूच ये.'* लौकरच शेंकडो 
उंदीर तिथे गोळा झाले आणि त्यांनी राजपुत्राने 
सांगितल्याबरुन झाड कुरतडायला सुरवात केली. 
राजपुत्र उठून तिथे सकाळी येऊन पाहातो तो 
काय, झाड तिथे नव्हतेच. ..5& लस 
त्याऐवजी लांकडी! 














पोती गच्च भरलेली होती. राजाचा 22, 








विश्वासच बसेना. पण हे कसं 
काय जमवलं, हे राजाला कांही * 
विचारता येईना. ''ठीक आहे 

राजकुमार प्रतापवर्मा, तू निश्‍चितच -:: 
हुशार आहेस, पण आता मी जे तिसरे डर 


“7 ५४१४" 


काम करायला सांगणार आहे, ते तुला जमणे » 






चांदोबा 












| 


ऑ- 


(के 


; 
















कलन चूर्णाचा ढीग मात्र तिथे दिसत होता. राजपुत्र 


राजवाड्यांत गेला आणि त्याने राजाला भेटायची 
अनुज्ञा मागितली. राजा बाहेर आला तेव्हां त्याने 
ह्लाररक्षकांना बोलावून राजपुत्र जे सांगतोय 
त्याबद्दल खात्री करून घेतली 

'राजकुमार प्रतापवर्मा, तू माझ्या तिन्ही अटी 
पूर्ण केल्या आहेस. तेव्हा आता मीही माझा शब्द 
पाळीन. उद्यां माझ्या मुलीशी, 'चंद्रमतीशी, तुझा 
विवाह होईल. तेव्हां त्यासाठी तू तयार राहा.” 


'च्चंद्रसेन राजा म्हृणाला 


पण होकार देण्यापूर्वी प्रतापवर्पाने कैदेत 
खितपत पडलेल्या सर्व राजकुमारांची सुटका 
झाली पाहिजे म्हणून आग्रह धरला. प्रतापवर्मा 
अशी मागणी करेल याची चंद्रसेनला अपेक्षा 


नव्हती. तो प्रतापवर्भावर फार नाराज झाला 


परंतु चंद्रमती य प्रतापवर्माचा विवाह मात्र 


अत्यंत थाटांत साजरा झाला. विवाहानंतर 
प्रतापवर्मा लगेच प्रतापगडला जाण्यासाठी निघाला. 
सोबत त्याचे तिघे मित्र होते. त्यांनाही चंद्रसेनने 
घोडे दिले होते. ते नूतन दांपत्याच्या पाठोपाठ जात 
देते 


पण दुष्ट चंद्रसेनाचा डाव कांही निराळाच 


होता. त्याने आपल्या कांही सैनिकांना प्रताप- 
वर्माच्या मागून जायला सांगितले होते. दूर अंतरावर 
गेल्यावर सैनिकांनी प्रतापवर्मावर इला करून त्याला 
व त्याच्या तिघा मित्रांना पकडून आणायचे, व 
राजकन्येला सुखरूम परत चंद्रसेनच्या राजवाड्यांत 
घेऊन यायचे, अशी राजाची आज्ञा होती. 
प्रतापवर्मा इतका हुशार ब वरचढ र्ला होता, ते 
चंद्रसेनला अजिबात आवडले नव्हते. कैदेतल्या 
अनेक राजकुमारांना सोडून देण्याची प्रतापवर्माची 
अट चंद्रसेनला बोचली होती. 

जेव्हां राजाचा हा दुष्ट कावा प्रतापवर्माला 
समजला, तेव्हां तो ब त्याचा 


मित्र, या दोघांनी मिळून 
र सैनिकांशी निंकराचा सामना 
[ :: दिला. या दोघांनी त्यांच्यावर 
(णांचा वर्षाव केला. बहुतेक 
मारले गेले किंबा प्राण 
वांचबायला पळून. गेले. त्यानंतर 
प्रतापवमनि आपल्या राजधानीकडे 
प्रबास चालूं केला. मुलाने अशी 
“रूपवती सून आणल्याबद्दल 
४८ ४” त्याच्या आईवडिलांना अतिशय 
' आनंद झाला. त्यांनी ह्या सर्वांचे मोठ्या 
उत्साहाने स्वागत केले. 





डं रि क टं १) < र 
रद न २३ ४ 
1; १ न्या ॥७् त... . ड 
28 यांदोया 29 
62८5-70 72-८7.» 8 जानेवारी २००६ | 
व वयन... ज्य. क्क डी 


धनुर्विर्यित प्रवीण असणारा 


_ मक्कोस. त्या जनावरांना सामोरा जा!'' 



















स्वामी विकेकानंद (£८६२-१९०२) यांचे गूळ नांव नरेंटनाथ होते. औटामळष्ण परमहूम 
सवति आसिद्व शिष्य होते. शात्ताच्या एकमेन अश्या आध्यात्मिक सास्कागिक वाच्फाची 

आळ्ख कल्न देणे हे त्यांनी आपले ध्येय मानले ४८९२ वे शिकापोला शर्तेल्या 
त्यांनी करन हेलावून टाळणारे शरण केले जणणि पार्चिमात्य जगातला शात्ताच्या ह 


आपले गुरु श्री रामकृष्णांचे निधन 
झाल्यानंतर तरूण विवेकानंदानी 
भारतभर भ्रमंती केली ब आपल्या 
गुरूचा आदेश लोकांपर्यंत नेला. 
एकदा वाराणसीजवळ ते एका (1. 
निर्जन वाटेने एकटेच जात होते. _____ 
अचानक माकडांचा एक दांडगा 
कळप त्यांच्या पाठोपाठ येऊं __. 
लागला. विवेकानंद पळत 
सुटले. पण त्या चपळ 
माकडांपुढे त्यांचा किती काळ 
टिकाव लागला असता? माकडे । 
आणि ते यांच्यामधले अंतर कमीकमी होऊं 2 
लागले, आणि ते मनांतून खूप घाबरले. अचानक धिटाईने ते जागंच्याजागीच उभे राहिले. अचानक 
त्यांना धीर देणारा एक आवाज ऐकूं आला. माकडेही भांबावून थांबली. विवेकानंद त्यांच्याकडे 
रस्त्याच्या कडेला एक साधुमहाराज बसलेले होते. एकटक बघत राहिले. तेव्हां ती हळूंहळूं पांगली व 
त्यांनी विवेकानंदांना हांक मारुन म्हटले, “पळू निघून गेली 

न्यूयॉर्कपमधे एका भाषणांत त्यांनी हा प्रसंग 


बहे आ & 


विवेकानंद झटकन थांबले. ते मागे वळले आणि श्रोत्यांना सांगितला. स्वामी विवेकानंद त्यावेळेला 
जानेवारी २० 





म्हणाले, ''तो एक खरोखरीच चांगला घडा मी 
शिकलो. संकटाशी सामना करा, त्याला 'धीटपणे 
सामोरे जा. त्या माकडांप्रमाणेच समस्याही आपल्या 
पाठीमागून सतत येत असतात. आपण त्यांच्यापासून 
पळत सुटता कामा नये. जर्‌ आपल्याला त्या संकटाचा 
परिहार करायचा असेल, तर आपल्या मनावर, 
विचारांवर विजय मिळवायला हवा. आपण अज्ञान, 
भीती आणि अशांतता यांच्यासमोर चेडरपणे उभे 
ठाकले पाहिजे. कारण भेकडांच्या हातून कधीही 
कांहीही साध्य होत नाही.” 

विवेकानंद नुसतेच शूर नव्हते, तर त्यांचा 

















“तशा ह््न्ी र 






ह 
का 


आपल्या मनावर पूर्णपणे ताबा होता. त्यांना 
कशाचीही भीती वाटत नसे. भारताचे भवितच्य 
उज्वल आहे या'ची त्यांना खात्री बाटत ह्वोतीच. 
पण अधूनमधून देशांतली दीन परिस्थिती ब 
लोकांचा स्वार्थीपणा पाहून ते फारच निराश ब 


जानेबारी २००६ 30 





उदासवाणे होत असत. अशाच विमनस्क 
मनस्थितीत असताना ते जंगलात शिरले. 
विचारांच्या नादांत ते दिवसभर भटकत राहिले. 
त्यांना कांहीही खायला मिळाले नव्हते. क्षणभर 
त्यांना जगण्या*चीदेखील इच्छा नव्हती. सूर्यास्त 
झाला आणि ते एका झाडाखाली अंधारात लवंडले. 
आणि एकाएकी झुडपांच्यापागून एक वाध दबा 
घरून बसलेला त्यांच्या दृष्टीस पडला. लौकरच तो 
वाघ त्यांच्या दिशेने पुढे येऊ लागला. 

विबेकानंदांनी काय केलं असेल असं तुम्हाला 
बाटतं ते घाबरले होते कां) ते पटकन झाडावर 
चढले कां? नाही. ते अत्यंत 
शांतपणे एवास रोधून निजून 
राहिले. त्यांच्या मनांत विचार 
आला, ''निदान ह्या प्राण्यासाठी 
मी चांगलं भोजन होईनच की!'* 
आणि ते आपल्या अंतिम 
क्षणाची बाट पाहात पडून राहिले. 

नवल म्हणजे वाघाने क्षणभर 
त्यांच्याकडे बघितले, आणि तो 
हळूंहृत्ूं दुसऱ्या बाजूला निघून 
गेला. तरीही विवेकानंद 
लगेच उठले नाहीत. 
र * त्यांना बाटले, वाघाला 
"अद्याप नीट भूक लागली नसेल किंवा 
तों आपल्या कुटुंबकबिल्यासह येत असेल, रात्रभर 
ते त्याच जागी स्वस्थपणे पडून राहिले. 

वाघ कांही तिथे परत आला नाही. 

योंगी म्हणतात कीं जेव्हां तुमच्या मनांत 
यत्किंचितदेखील भीतीचा लवलेश नसतो, तेव्हां 
भीतीचे कारणच नाहीसे होते. (एम्‌ डी.) 


चांदोबा 





चांदोबा जानेवारी 2006 - 31 


व्या” 


या सब १ 





| 110 लक. ल्ल १७५६ के दळ 


7१... 













घत 
"अत. का ७॥--0 


ह गाती दुजा, नाही'चोरी! > 





वा 


न्ा-् 


गजरातमधल्य आणंद जिल्ह्यांत पेटली या 
ल्या घरांना कुंपणे नाहीत. फक्त रात्री 
असतात. तरीही, गेल्या २५ वर्षांत 
गून्हा या गांवात नोंदवलेला नाही 
कडे तक्रार नाही, आणि वाद 
कुणी कोर्टाची पायरी चढले नाहीत. | 
दोघा रहिबाशांमधे चार झाडांच्यावरून -._. व य 
मतभेद झाला. गांवातल्या पंचायतीने दोन 7 
तासांतच या वादाचा निवाडा केला. दोन झाडे « र 1... 1 | 
एकाला दिली, एक झाड दुसर्‍याला दिले आणि 
चवधे झाड दोघांच्या समाईक मालकीचे ठेवले! म 
या गांबात अस्पृश्यता पाळली जात नाही, गांवातल्या वीस विहिरींचे पाणी कुणीदी घेऊं शकतो; 
गांवातल्या तीन देवळांत जाऊन कुणीही प्रार्थना करुं शकतो. म्हणून राज्य सरकारने पेटली हे गांब 
“*तीर्थप्राम*' (यात्रा करण्याजोगे) म्हणून घोषित केले आहे. 


कालिदासाचे मंदिर 


संस्कृत कवी व नाटककार कालिदास हा पांचव्या शतकांतल्या उजनीच्या विक्रमादित्य 
पत: राजाच्या दरबारांतल्या नबरत्नांपैकी एक होता. कालिदासाच्या नांब 
ऱ्ह ओरिसामधल्या केंद्रपारा जिल्ह्यांत बाबाकारपूर खेड्यांत एक म प 
न ७. बांधलेले आहे प हम 


2४0 4:2-६/00100600 
"२ 


त्या खेड्यांतला जमीनदार बलराम मांबारबर रे, 













नाट 






पिटरवण्यार 


७-८ 











“वमा 













40 (8८. 


एकक केक दक ०-- (>>... 2७७ ८००2-24 1:-7”864:2 73.0 पेट 


ह चा 


पृ, “अग 1... ५. ०, 
| ९2४८-; य ब भ: ळर 0 या २१ 4... भ ब > “1. >... ववी 
ढे । 000-)..'.1* र. । क्ट ४१ ी ..॥ “2203३. 
“क नै ४ “१ “२ 
वव न 
५) गण अ 
_५५->४ 

बिट... १ कोको 

हळ त 

ळू ना डि 


ब्रह्मदत्त काशी येथे राज्य करीत असताना 
बोधिसत्वांनी गुणवंत नामक बीणा बादकाच्या 
रूपाने जन्म घ्रेतला. सोळावे वर्ष लागले, त्या 
वयांत सार्‍या जंबृद्धीपात त्याची बरोबरी करू 
शकणारा कोणी चीणावादक राहिला नाही. तेव्हां 
काशीराजाने आपल्या दरबारी त्याची नेमणूक 
केली 

त्यानंतर कित्येक वर्षानी काशीचे काहीं 
व्यापारी व्यापार करण्याकरिता उज्जयिनी नगरात 
आले. गुणवंतच्या वीणेने काशी राज्यातील सर्व 
लोकांमध्ये त्याच्या वीणेची अभिरुची निर्माण 
झाली होती. त्यामुळे काशीच्या व्यापार्‍यांनी 
उन्जयिनीच्या व्यापार्‍यांना सांगितले - 
“आम्हाला वीणाबादन ऐकावयाचे आहे. ह्या 
नगरातील प्रसिद्ध श्रेष्ठ अशा वीणावादकांना 
बोलाबून त्यांचा कार्यक्रम आयोजित करावा. जो 
कांही खर्च होईल, तो सर्ब सवर्च आम्ही करू 


च न्यत | 


11 
०... न्न न य 







उज्ञयिनीच्या कलाकारांमध्ये धनवंत 
नांबाचा सिद्ध वीणाबादक होता. काशीच्या 
व्यापाऱ्यांचे मनोरंजन करण्याकरिता त्याच्या 
वादनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यास आला. 
धनवंत आपली वीणा घेऊन जिथे व्यापाऱ्यांची 
राहुटी होती तेथे आला. वीणेच्या तारा लावून 
घेऊन त्या छेडूं लागला. खूप वेळ तो वाजवीत 
राहिला, परंतु काशीच्या व्यापाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर 
कांहीच आनंद दिसला नाही. नंतर त्याने काही 
गाणी वीणेवर वाजविली. परंतु त्या गाण्याचा 
परिणाम सुद्धा व्यापार्‍यांच्यावर झाला नाही. 

शेवटी धनवंतने हताश होऊन विचारले - 
“काय हो, मी इतका वेळ बीणावादन करीत 
राहिलो. परंतु आपल्या कोणाच्याच चेहऱ्यावर 
आनंदाचे भाव प्रकट झाले नाहीत. आपल्याला 
माझे वीणाबादन पसंत पडले नाही का?" 

काशीच्या व्यापाऱ्यांना आश्‍चर्य वाटले. 








जा म्ह्यु. उ कायय” आहु 


जानेवारी २००६ 


त्यांच्यातील एका व्यापाऱ्याने म्हटले - 

_ “अरेवा, आपण आतापर्यंत वीणा वाजवीत 
होता का? आम्हाला वाटले की आपण आपल्या 
बीणेच्या तारा जुळवीत आहात! 

दुसरा म्हणाला - “आम्हाला बाटले की, 


आपली वीणा बहुधा विघडली असावी, तारा नीट 


जुळवता न आल्याने आपण त्या झंकाराने त्रासले 


असाल! माफ करावे.” 


ह्या संभाषणाने धनवंतचा चेहरा खिन्न झाला. 


म्हणाला - “आपण माझ्यापेक्षा खूप मोठ्या 


कलाकाराचे बीणाबादन ऐकलेले असणार. 
त्यामुळे आपणाला माझे वीणावादन तितकेसे 
आवडले नाही. कृपा करून मला त्या कलाकाराचे 


_ नांव सांगावे." 


“काय? आपण आमच्या काशी राज्यातील 


48 





दरबारी बीणाबादक गुणबंत याचे नांब ऐकले 
नाहीत का?'' व्यापाऱ्यांनी विचारले. 

''काय ते खूप मोठे ब्रीणाविद्वान आहेत कां? 
धनवंतने बिचारले. 

''त्यांच्या वीणावादनापुढे आपण त्यांच्या- 
समोर कोणत्याच रांगेत बसू शकत नाही.'' 
व्यापार्‍यांनी सांगितले. 

"तर मग, आजपासून मी आता त्यांच्या 
बरोबरीचा कलाकार म्हणून प्रेईपर्यंत विश्रांती 
घेणार नाही. तोपर्यंत आपल्याला मी केलेल्या 
कार्यक्रमाचे पैसे देण्याची अजिबात जरूरी 
नाही.'' असे उत्तर देऊन धनबंत त्याच दिवशी 
घरांतून बाहेर पडून काशी नगरांत गेला आणि 
बोधिसत्याच्या घरी जाऊन पोहोचला. 

बोधिसत्वाने धनबंतला विचारले - “मुला, 
तू कोण? कशाकरिता आलास?" 

''महात्मन, मी उज्जयिनी नगरीचा रहाणारा 
आहे. माझे नांव धनवंत. आपल्याकडून 
बीणाबादन शिकायला आलो आहे. आपला 
माझ्यावर अनुग्रह झाला तर आपल्या तोडीचा 
कलाकार म्हणून मी गणला जाईन.'' धनबंताने 
त्याला उत्तर दिले. 

बोधिसत्वाने त्याला वीणा शिकवायचे मान्य 
केले. 

धनबंत रोज त्याच्या घरी वीणा शिकायला, 
तसाच बोधिसत्बाबरोबर राजदरबारांत जाऊ 
लागला. 

खूप वर्षे लोटली. एके दिवशीं बोधिसत्याने 


चांदोबा 


. ध्नवंतला म्हटले - “मी जे कांदी शिकलो आहे, 
ते सर्वच्या सर्ब मी तुला शिकवले आहे. आता तू 
आपल्या देशांत परत जाऊ शकतोस. 

पातु धनवंतच्या मनांत उज्जयिनीला जाण्याचा 

__ विचार नव्हता. कारण तिथे त्याच्या विद्येचा 

आदर करणारा कोणीही नव्हता. बीणावादनात 


"१ जेव्हा तो निष्णात नव्हता, तेव्हा उज्जयिनीच्या 


रहिवाश्यांना तो निपुण वाटत होता. तेव्हां 
__ कोणत्यातरी कारणाने काशी राज्यांतल्या 
दरबारातील कलाकार व्हाबं तेव्हाच त्याची 
प्रतिष्ठा होईल असे त्याला वाटले. आता 
बोधिसत्वाच्या बरोबरीने कला प्राप्त झाली आहे. 
. बोधिसत्व म्हातारे होत आले आहेत. त्यामुळे 
काशीच्या दरबारात त्यांचे स्थान आपल्याला 
मिळाले पाहिजे, असा विचार मनात करून धनवंत 
बोधिसत्यांना म्हणाला - “मी उज्जयिनीला परत 





्ड 


७ “मळा न. "जे अन्म ह. 
क 





न न्या 
रे ् १ क कक >> 
” ्ी नि “>. क च 
साध्या , 
(३10. ७.४. 2 र्त महा 0... 





न्या 


जाण्याचा विचार करीत नाडी. आपणाला 
माहितच आहे की आपल्या बरोबरीने मी ही कला 
प्राप्त केली आहे, तेव्हां आपणच मला राज- 
दरबारातील वीणा बादकाची नोकरी देववावी.'' 

दुसर्‍याच दिवशी बोधिसत्वाने राजाकडे ती. 
गोष्ट सांगितली. राजाने विचार करून सांगितले 
- ''धनवंत आपल्याकडे पुष्कळ वर्षे शिष्य 
म्हणून राहिला आहे, त्याला दरबारांतील एक 
विद्दान म्हणून ठेवून घेऊ. परंतु आपल्याला जो 
पगार मिळतो, त्यातील अर्धा पगार त्याला दिला 
जाईल. जर्‌ ह्या निर्णयाला तो सहमत असेल तर 
त्याने राजदरबारातील ह्या पदाचा स्वीकार 
करावा." 

बोधिसत्वाच्या तोंडून ते ऐकताच खूष न 
होता, धनवंतचचे मन दवेषाभ्नीने भडकले. तो विचार 
करू लागला. “मी गुणवंतपेक्षां कोणत्या गोष्टीत 


2”. "शि 





न्या 
| 


४७” 


७ 
|) रे 
१ 
न प आई. 
1 क 
क 
ऱ ब 
4! रर ल क 
३४६ 
“>. री  - कूट 
३ 
> ् 
ष्र कळ 
कि रत । य | 
0) डा | ' $$, भै 
| 0 
के 
8 “ 
1 न्य -“ 
| 9 
डड) (र क वया 
24. 
| 
"तिक; 


भत 
वै 


८37 त जड 


टा 
४) . 3 1 नु न री 


ह > ऑ 
हि. ७. य प. 


3. 0. आ ७. ०० 


च 
६ 
श्‌ 


। 


ह की. 


७ किती ४ 


ळं क र क्य 


कनक 


हिं आ... ६१. 12 अ: हे 


कमी आहे? मला त्याच्या इतकाच पगार न देता 
अर्धा कां म्हणून देणार?'' 

धनबंत राजाकडे गेला आणि म्हणाला - 
“महाराज, मी असे ऐकले की, आपण मला अर्ध्या 
पगारावर आपल्या दरबारातील जागेवर नेमत 
आहात. मी माझ्या गुरूच्यापेक्षा कोणत्याच 
विद्येत कच्या नाही. तरी त्यांना जो पगार मिळतो 
तेवढाच पगार मला पण दरबारकडून मिळाला 

राजा त्याच्या उत्तराने संतापला आणि 
म्हणाला - “मी तुला गुणवंतच्या शिष्याच्या 
रूपाने पहातो. त्याच्या तोडीचा म्हणून मुळीच 
नाही. तेव्हां प्रत्सक्षांत तुझे वीणावादन मी जेव्हां 
प्रेकेन, दोघांचे वादन बघेन. नि तेव्हांच कबूल 
करीन. 

“ आपणाला पाहिजे तर माझी परीक्षा अवश्य 
घ्रेऊन पहावी.'" धनवंत राजाला म्हणाला. 

“ठीक! वेळ आल्यावर मी तुमच्या दोघांच्या - 
मध्ये जुगलबंदी ठेवतो. जर तुझे बादन गुरूच्या 
तोडीस तोड निघाले, तर मी तुला त्यांच्याएवढा 


र यावया 






ज्ञानेवारी २००६ 5५) 





पगार देववीन. नाही तर तुला राजदरबारांतून काढून 
टाकीन. तुला ह्या अटी मंजूर आहेत का?'' राजाने 
विचारले. धनबंतने त्या अटी मान्य केल्या. 
त्यानंतर गुरु व शिष्य दोघांत अटीतटीचा 
सामना सुरू झाला. ते दोघे एक दुसर्‍याला 
जिंकण्याऱया इर्षेने वीणा वाजवू लागले. त्यांत 
बोधिसत्वाच्या वीणेची एक तार तुटली. परंतु ते 


इतर तारांच्या सहाय्याने बीणा बाजबू लागले. ते 


पाहून 'धनवंतने आपल्या वीणेची एक तार जाणून 
बुजून तोडली. बोधिसत्वाच्या वीणेची आणखी 
एक तार तुटली, तेव्हां धनवंतने आपल्या बीणेची 
आणखी एक तार तोडली. असे होत होत 
बोधिसत्वानी बीणेच्या सर्व तारा तोडल्या. परंतु 
बोधिसत्वानी आपल्या मोडक्‍या वीणेवर गायला 
सुरवात केली. धनवंतला ते जमले नाही. दरबारी 
लोकांनी आनंदाने टाळ्या वाजवल्या, 
धनवंतला तो अपमान मात्र मुळींच सहन 


झाला नाहीं. तत्क्षणी तो दरबारांतून बाहेर पडून 


निघून गेला ब त्याच दिवशी तो उज्जयिनीला परत 
गेला. 








किड; 
महर्षी वालिकींचा आश्रम तमसा नदीच्या 
किनार्‍यावर होता. एके दिवशी नारदमुनी तिथे 
आले. वाल्मिकींनी शास्त्रोक्त विधीने त्यांची पूज़ा 
केली आणि विचारले, “महात्मन्‌, या युगांत 
सकलगुणसंपन्न आणि महापराक्रमी असा एखादा 
पुल्ष आहे कां?” 

तेव्हां नारदांनी वाल्मिकींना श्रीरामकथा 
सविस्तर सांगितली. तोपर्यंत त्यांची स्नानाची 
वेळ झालीं. नारद गेल्यानंतर वाल्मिकी आपला 
शिष्य भरद्वाज ह्याला घेऊन तमसेच्या कांठावर 
गेले. 

तिथे त्यांना क्रोच पक्ष्यांची एक जोडी 
दिसली. वल्कले नेसूनच ते पाण्यांत उतरले आणि 
त्या पक्ष्यांचा आनंद व उत्साह कौतुकाने पाहात 
राहिले. तेवढ्यांत एका भिललाने त्या नरावर 


त्स न 
१8% 
















7 [ क्व १0 
“न क न 
] क हल” ळक ह ि 
1 ी रामायण 6 “८” २ ८. 
हक :-.:: च्या 


बालकांड-१ 


"८>) 
न हृ वड 
४ म ह ८ 6 चा क. 
७ (“ण ८1” रज 
री क. ..; ह 
री क्रश. 
क... (6 1.1 
"ने. आही: 19% 


न 
न्य 


डं 
वज 
जत 


की 
« बोल्या 


आपला बाण सोडला. तो पक्षी तडफडत खाली 
पडला. ती मादी आर्त चित्कार करुन विव्हळू 
लागली. ते दृश्य पाहून बाल्मिकींच्या मनांत त्या 
पक्ष्यांबद्दल दया निर्माण झाली व त्या भिल्लाचा | 
त्यांना राग आला. त्यांच्या तोंडून अभावितपणे 
एक शलोक बाहेर पडला. त्यांत त्यांनी म्हटले होते, 
“रे कठोर मानवा, प्रेमांत मग्न असलेल्या दोन श 
पक्ष्यांपैकी तू एकाला मारलेस. आता जन्मभर तू 
कधी सुखी व शांत असणार नाहीस." 

आपल्या तोंडून निघालेला हा एलोक पाहून 
खुद्द महर्षींनाच आश्‍चर्य वाटले. आश्रमांत परत 
गेल्यानंतरही ते त्याचाच विचार करीत राहिले. 

तितकक्‍्यांत ब्रह्मदेव त्यांना भेटायला आले. 
त्यांना पाहून वाल्मिकी चटकन उठले आणि 
त्यांनी साष्टांग नमस्कार घातला. व ते मौन पाळून 


१)... ५ 


वि. 





उभे राहिले. तेव्हां ग्रह्मदेव म्हणाले, '“वाल्मिकी, 
माझ्या अनुप्नहामुळे तू आता कविता करायला 
लागला आहेस. यापूर्वी तू रामकथा ऐकली 
आहिस. तीं कथा महाकाव्याच्या रूपांत तू रच; 
जोपर्यंत ही पृथ्वी आहे, तोपर्यंत ती कथा शाश्‍वत 
राडील. जोपर्यंत तुझा संचार उत्तमलोकांत 
राहील.'” असं सांगून ब्रह्मदेव अदृश्य झाले. 
अशा रीतीने ब्रह्मदेवाच्या प्रोत्साहनाने प्रेरित 
होऊन वाल्मिकीने रामायणाची रचना केली. ती 
वाचणाऱ्या प्रत्येकालाच आनंद डोऊं लागला. 
वैवस्वत हा सूर्याचा पुत्र होता. इष्वाकु 
चैव्रस्वतचा पुत्र होता. वैवस्वत द्वा सातबा मनू 
झाला व त्याने अखंड कीर्ती मिळवली, त्याच्यानंतर 


इश्वाकूचे वंशज सूर्यवंशी म्हणून ओळखले जाऊं 
त्यापैकी एक होता सगर. तो सहा चक्रवर्ती - 


>. यि... 0) का २००६ 52 





पैकी एक होता. स्वर्गातून गंगा आणणारा भगीरथ 


या सगरचा नातू होता. सूर्यवंशी राजांनी 


अयोध्यानगरी ही आपली राजधानी केली ब 
कोसल देशावर राज्य केले. वैबस्बत मनूने स्वतः 
अयोध्या नगरी वसवली होती. 

शत्रूंना अभेद्य अशा या अयोध्येबर राजा 
दशरथ राज्य करीत होता. दशरथ महापराक्रमी ब 
कुबेराच्या तोडीचा ऐशबर्यसंप्न होता. 

त्याचे, दृष्टी, जय, जिय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, 
अशोक, मंत्रपाल व सुमंत असे आठ मंत्री होते 
वसिष्ठ महर्षी त्यांचे कुलगुरु होते. वसिष्ठ ब 
वामदेव त्यांचे पुरोहित होते. देशाच्या काना- 
कोपऱ्यांतल्या बातम्या त्यांच्या गुप्तचरांकडून 
त्यांना समजत होत्या. या मंत्र्यांच्या सहाय्याने 
राजा दशरथ उत्तमप्रकारे राज्य करीत होता 
त्यांची प्रजा सुखी होती. कुणावर अन्याय होत 
नव्हता. सर्व वर्गांचे लोक आपापला धर्प पाळीत 
होते. राज्यांत कुणीही दीन, दुःखी नव्हता. 

दशरथाला कांहीही कमी नव्हते. फक्त त्याला 
मूलबाळ नव्हते. म्हणून तो नेहमी काळजीत असे. 


एकदा त्याच्या मनांत आले कीं आपण अश्वमेध 


यज्ञ करुन देवतांना संतुष्ट करावे आणि संतान 


मिळबाचे, आपल्या मंत्र्यांमधला प्रमुख असणाऱ्या 


सुमंतामार्फत त्याने वसिष्ठ, बासुदेव, सुयक्ञ, 
बाबालि वगैरे गुरु ब श्रेष्ठ ब्राह्मण ह्यांना बोलावून 
घेतले व त्यांचा सल्ला विचारला. त्यांनाही हा 
अश्वमेध यज्ञाचा विचार आवडला. 

ते सारेजण परत गेल्यानंतर सुमंतने दशरथाला 
म्हटले, “महाराज, आपला विचार अत्यंत थोग्य 


आहे. पण हा यज्ञ करण्याची शक्ती व महिमा केवळ . 


चांदोर 








क्ृष्यशंगामधेच आहे. त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असा 
आणखी कुणी ज्ञानी नाही. त्याची माहिती 
माझ्याकडून ऐकावी.'* आणि नंतर सुमंताने 
पुढील कथा सांगितली. 

अंगदेशचा राजा रोमपाद दशरथ राजाचा मित्र 
होता. एकदा अंगदेशांतं दुष्काळ पडला. रोमपाद 
काळजीत पडला. दुष्काळावर कोणता उपाय 
करावा यासाठीं त्याने ब्राह्मणांना सल्ला विचारला. 

ब्राह्मणांनी मत सांगितले, ''पहाराज, त्रश्र्यशुंग 
हा विभांडक क्र्षींचा पुत्र आहे. जिथे तो राहातो, 
त्या भागांत कधीही दुष्काळ पडत नाही. त्याला 
अंगदेशला आपण बोलावून घ्या. आपली कन्या 
शांता हिच्याशी त्यांचा विवाह केला, तर त्यांची 
कायम वास्तव्याची सोय अंगदेशातच करता 
येईल. आणि देशांत कधीही दुष्काळ पडणार 
नाही. देश नेहमी संपन्न व सदाहरित राहील." 

रोमपादाने आपले मंत्री ब पुरोहित यांना 
बोलावून घेतले आणि त्यांना सांगितले, ''तुम्ही 
सर्वजण जा आणि त्रश्यशृंगाला इथे घेऊन या. 

हे ऐकून मंत्री ब पुरोहित घाबरले, कारण 
क्रष्यशृंग तर अरण्य व तपस्या सोडून कुठेही 
जातयेत नव्हता. कुणीही बोलावलं तरी तो जात 
नसे. संतापून जाऊन त्याने शापवाणीही 
कदाचित्‌ उच्चारली असती. त्याला अंगदेशांते 
घेऊन येण्यासाठी दुसरा एखादा मोड्मयी उपाय 
योजायला हृबा होता. एरोहिताने विचार करून 
रेमपादला उपाय सुचवला. 

''महाराज, क्रष्यशूग बाळपणापासून 
अरण्यांत राहून वेदाध्ययन करत राहिला आहे, 
तो तपश्‍चर्यंत मम्न असतो. पण त्याला रानावनांत 


चांबोबा 


53 


निसर्न सौंदर्य बघायलाही खूप आवडते. तो त्या 
अरण्याच्याबाहेर कधीडी आजवर गेला नाही. पण 
रानफुले, प्राणी, पक्षी पाहाण्यासाठी लो खूप 
हिंडतो. त्याला सांसारिक ज्ञान काडीमात्र नाही. 
स्रिया कशा असतात हे त्याला माहिती नाही 


आपण जर कांही नृत्यांगनांना त्याच्याकडे. 
पाठवलं तर कदाचित त्यांच्याकडे आकर्षित 


होऊन ते त्यांच्याबरोबर इकडे येईल. 
रोमपादने ह्या कल्पनेला संमती दिली. काही 
नर्लकींना चांगल्या प्रकारे दागदागिने घालून, 
नटूनथटून छघ्यशृंगाच्या आश्रमांत पाठवले. 
त्रष्यशुग नेहमी पिल्याची सेवा करीत 
असल्यामुळे आश्रम सोडून कुठेही जात नव्हता. 
परंतु एके दिवशी कांही कारणामुळे तो 


आश्रमाबाहेर आला. तिथे त्या नृत्यांगना गाणी 


गात नाचत नाचत त्याच्याजवळ आल्या. त्यांचे 


शी 
अ” ह ही अ. 


ज्ञानेवारी १००६ 





न शि जी 1). 
05:..3 आ. आहेर औोळे मन अल. 27 हा. ७ “आ. हह आति यह य के. ६4 ८ ही. (त 








सुंदर रूप, मनमोहक वस्त्रालंकार पाहून व मधुर 
गायन ऐकून क्रष्यशुंग आश्‍चर्यचकित झालाच, 
पण त्याशिवाय त्यांचे लाडिक हावभाव पाहून 
तो मोहित झाला. 

त्या नर्तकींनी त्याला विचारले, ** आपण 
कोण आहात? आणि ह्या अरण्यांत आपण 
एकटेच कां फिरत आहात?" 

“मी विभांडक महर्षींचा पुत़् आहे. आपण 
सार्‍याजणी आश्रमांत आलात तर मी आपली 
योग्य तऱ्हेने पूजा करीन.'' 

क्रष्यशुगाने त्यांना सांगितलं. त्या 
त्याच्याबरोबर आश्रमांत गेल्या ब त्याने दिलेली 
कंदमुळे ब फळे त्यांनी खाल्ली. त्या 
नर्तकींनीदेखील आपल्यातर्फे कांदी मेवामिठाई 
त्याला दिली व म्हटले, ''दीदेखील फर्ळेच आहेत. 
आपण खाऊन पाहावी. आता आमच्या 


जानेबारी २००६ ड्ञ 





तपश्‍चर्येसाठी आम्हाला परत गेले पाहिजे." असं 
म्हणून त्या तिथून निघून गेल्या. 

क्ष्यशृंगाने ती पक्ताच्ने खाली. नेहमीच्या 
फळांपेक्षांही जास्त चवदार होती. दुसर्‍या 
दिवशी, त्या नर्तकींना पाहाण्यासाठी ब त्यांना 
भेटण्यासाठी तो उत्सुकतेने त्याच जागी गेला. 
त्याला पाहून नर्तकी म्हणाल्या, ' महाराज, 
आपणही आमच्या आश्रमांत यावे. तिथे आपले 
स्वागत आम्ही आनंदाने करुं." 

क्रप्यशुंगाने आनंदाने संमति दिली आणि तो 
त्यांच्याबरोबर गेला. क्रहष्टशृंगाने अंगदेशात प्रवेश 
केला आणि पाबसाला सुरबात झाली. रोमपादाने 
क्रष्यशुगाचे मनापासून स्वागत केले, त्याला 
साष्टांग प्रणिपात केला, आणि अशा प्रकारे त्याला 
आपल्या देशांत बोलावल्याबद्दल त्याची क्षमा 
मागितली. नंतर आपली परुलगी शांता हिच्याशी 
त्याचा विवाह केला. आता कष्यशृंग शांताबरोबर 
अंगदेशांत राहायला लागला. 

सुमंताने ही कथा सांगितली, तेव्हां दशरथाला 
फारच आनंद झाला. वसिष्ठ मदृर्षींची अनुमती 
घेऊन, आपल्या राण्या व मंत्र्यांना घेऊन दशरथ 
अंगदेशाला गेला. रोमपादाने दशरथाचे भब्य 
स्वागत केले. नंतर त्याने मोठ्या आनंदाने आपली 
मुलगी शांता व जांबई क्वष्यशुग ह्यांना 
दशर्थाबरोबर अयोध्येला पाठवले. 

क्रष्यशृंग अयोध्येला येऊन कांही दिवस 
लोटले. बसंत क्रतू सुरु झाला. दशरथाने क्रष्य- 
शृंगाला बिनंती केली, “कृपा करुन आपण 
यज्ञाला सुरवात करावी आणि स्वत: त्याचे 
पौरोहित्य करावे.” 


चांदोबा 








अशएबमेध यज्ञाची जोरदार तयारी सुरु झाली. 
यज्ञ करणारे, बेदमठण करणारे सुयज्ञ, बाबालि, 
काश्यप, इत्यादि श्रेष्ठ ब्राम्हण आमंत्रित केले गेले. 
सरयू नदीच्या उत्तरेच्या तटाबर यज्ञशाळा 
बांधण्यात आली. 

एका शुभदिनी सुपुहूर्तावर दशरथ राजा 
यज्ञशाळेंत पोचला. यज्ञाला सुरवात झाली. पहिला 


: हृविर्भाग इंद्राला अर्पण केल्यानंतर होम चालूं झाला. 


अशबमेध यक्ष तीन दिवसांचा असतो. 
शास्त्रोक्त विधी संपल्यानंतर दशरथ राजाने यज्ञ 
करणार्‍या कत्विजांना सारी भूमी दान दिली. पण 
ते राजाला म्हणाले, महाराज, डी भूमी घेऊन 
आम्ही काय करणार? त्याऐवजी आम्हाला रत्ने, 
सोने, गायी क्रिंवा असं कांडीतरी दान म्हणून 
द्याचं.'' दशरथाने त्यांना दहा लाख गायी, शंभर 


' कोटींचे सोने व चारशे कोटींची चांदी दान दिली. 


ब्राम्हणांना हे जे दान मिळालं, ते त्यांनी 
क्रष्यशुंग व बसिष्ठ यांना समर्पित केलं. तेबढ्यांत 
एक दरिद्री त्राम्हण तिथे आला आणि त्याने 
दशरथासमोर्‌ हात पसरले. दशरथाने लगेच 
आपल्या हातांतले कंकण उतरवले आणि त्या 
ब्राम्हणाला दिले. सर्ब उपस्थित ब्राम्हणांनी 
दशरथाची प्रशंसा केली. 

अश्वमेध यज्ञ पूर्ण झाला, आणि त्यानंतर 
क्रष्यशुंगाने दशस्थाकडून पुत्नकामेष्टि यज्ञ करवला. 
सर्व देवीदेवता येऊन आपापल्या आसनांबर 
बसल्या. त्यावेळी देवतांनी ब्रम्हदेवाला सविस्तर 
सांगितलं कीं रावणासुराच्या हातून त्यांना खूपच 
त्रास होतो आहे. 

ब्रम्हा त्यांना म्हणाले, ''दुष्ट रावणाने वरदान 


यांदोबा 55 





मागितलं होतं कीं त्याचा मृत्यू देव, दानव, गंधर्व 
किंवा यक्षांच्या हातून होऊं नये. त्याच्या नजरेत 
असा पराक्रमी मानव कुणीही नव्हता, मानव है 
त्याला अशक्त, नि:सहाय ब साघेसुधे बाटत होते. 
माणसासारखा क्षुद्र प्राणी त्याला कांहीही कह 
शकत नाढी, अशी रावणाची ठाम समजूत होती. 
माणसापासून त्याला कुठलाही धोका नव्हता. 
म्हणून त्याने मानवापासून संरक्षण मागितले नाही. 
आता ऐक, दशरथाच्या सण्यांपैकी एकीचा पुत्र 
होऊन महाविध्णु जन्म घेणार आहेत, आणिं 
मनुष्यरूपांत ते रावणाचा संहार करतील.” ही 
भविष्यवाणी ऐकून देवता फारच आनंदित झाल्या. 

तितक्यांत होमकुंडातून झगमगत्या प्रकाशांत 
एक दिव्यपुरुष प्रकट झाला. त्या'च्या हातांत एक 
कलश होता. तो कलश सोन्याचा होता व त्याचे 
झांकण चांदीचे होते. 


जानेवारी २००६ 








त्या दिव्य पुरुषाने दशस्थाला म्हटले, '*राजन्‌, 
या कलशांत देवतांनी बनवलेली खीर भरली आहे. 
प्रजापतीच्या आज्ञेनुसार मी ती घेऊन आलो 
आहे. ही खीर तुझ्या राण्यांना खायला दे. त्यानंतर 
त्या लौकरच गर्भवती होतील आणि पराक्रमी 
पुत्रांना जन्म देतील.” 
___ दशरथाने मोठ्या आनंदाने तो कलश आपल्या 
हातांत घेतला आणि त्या दिव्य पुरुषाला 
प्रदक्षिणा घातली. 
त्या कलशांतली अर्धी खीर दशरथाने 
कौसल्येला दिली, उरलेल्या खिरीतला अर्धा भाग 
सुमित्रेला आणि अर्धा भाग कैकेयीला दिला. 
तिघ्रींना खीर वाटून दिल्यानंतरदी जी थोडीफार 
उरली, ती पुन्हां सुमित्रेला दिली. लौकरच तिन्दी 
राण्यांना दिवस राहिले. 
एकीकडे महाविष्णू मानवरुपांत प्रकट 


जानेबारी २००६ 56 


होण्याची तयारी करीत होते, तर दुसरीकडे 


' ब्रम्हाच्या आज्ञेनुसार देवतांनी कामरूपी वानरांची 


सृष्टी निर्माण केली, 

दैवेंद्रापासून वाली, सूर्यापासून सुग्रीव, 
कुबेरापासून गंघमादन, अश्‍विनीकमारांपासून 
मैंदद्विर्बिद, विश्‍वकर्माकडून नल, अभ्निकडून नील, 
बरुणापासून सुषेण, पर्जन्यापासून शरथ व 
वायुदेबापासून हनुमान, यांचा जन्म झाला. है सर्व 
महाबलि बानर श्रेष्ट होते. इतर देवतांच्या कृपेने 
हजारो वानर जन्मले. हे वानर क्ष्यमूक 
पर्वताजवळ राहायला लागले, आणि वाली, सुग्रीव 
यांना आपला राजा निवडून, व नल, नील, हनुमान, 
यांना आपले मंत्री बनबून, त्यांचा जीबनक्रम 
सुरळीत चालूं झाला. 

पुत्रकागेष्टि यज्ञ पूर्ण झाल्यानंतर बाराव्या 
महिन्यांत चैत्र शुवबल नबमीच्या दिबशी पुनर्बसु 
नक्षत्रावर कौसल्याने रामाला जन्म दिला. पुष्य 
नक्षत्रावर कैकेयीने भरताला जन्म दिला, व 
आश्लेषा नक्षत्रावर भर दुपारी मध्यान्द्काळी 
सुमित्राने भरत व शत्रुघ्न यांना जन्म दिला. 

अयोध्यानगरीच्या नागरिकांनी आनंदोत्सव 
साजरा केला. साऱ्या नगरीत नृत्यगायनाच्या फैरी 


झडूं लागल्या. राज्यांत आनंदाची लाट पसरली. 


गोरगरीबांना भोजन व वखें देण्यांत आली. 
वातावरणांत शीतल संगीताचे स्वर गुंजत राहिले. 
केवळ राजमहालांत'च नव्हे, तर प्रत्येक 
प्रजाजनाच्या घरांत राजकुमारांचा जन्मोत्सव 
साजरा होत होता. दशरथाने ब्राम्हणांना भरपूर 
अन्नदान व गोदान केले. 

चारी बालके हळूंहळूं मोठी होत होती. राम व 


चांदोबा 


लक्ष्मण जरी एका मातेचे पुत्र नव्हते, तरी ते 
दोघेजण सतत एकत्र असत. त्याचप्रमाणे भरत 
वशत्रुध्नही एकत्र फिरत ब जोडीने खेळत असत. 
चौघांनी वेदशास्त्रांचे अध्ययन केले. धनुर्विद्या 
शिकून ते पारंगत झाले आणि पित्याची सेवा- 


_ शुश्रूषा करीतच ते तारुण्यांत प्रवेश करते झाले. 
त्यांचे विवाह आता करायला हवेत म्हणून दशरथ 
राजा मंत्री व पुरोडितांशी सला मसलत कर 


लागला. 


राजा ह्याविषयी विचारविनिमय करते 


असतानाच द्वारपालाने येऊन सांगितलं, “महाराज, 
कुशिक वंशातले, गाधी राजकुमार बिश्‍वामित्र मर्हर्षी 
आपल्या दर्शनासाठी आले आहेत आणि द्वारापाशी 
आपली प्रतीक्षा करत आहेत." 

दशरशराजा लगेच पुरोहितांना प्रेऊन विश्वा- 
मित्रांचे स्वागत करण्यासाठी गेला, त्याने महर्षींची 
पूजा केली व त्यांचे आदराने स्वागत केले 

विश्‍वामित्राने विचारले, ''राजन्‌, तू आणि 
तुझी प्रजा ठीक आहे ना? शभूचे कांही भय तर 
नाहीं ना?" सर्वाची विचारपूस केल्यानंतर 
विश्‍्वामित्रांनी बसिष्ठांशी बोलत राजभवनांत प्रवेश 
केला व त्यांच्यासाठी ठेवलेल्या खास आसनावर 
ते विराजमान झाले. 

“महामुनी, आपल्या येण्याने आम्ही धन्य 
झालो आहोत. सांगावं, मी आपल्यासाठी काय 
कर?'' दशरथाने विचारले. 

विश्वामित्र प्रसन्न होऊन म्हणाला, “राजन्‌, 
मी ज्या कामासाठी आलो आहे ते पूर्ण करून तू 
सत्यनिष्ठ राजा आहेस हे सिद्ध करुन दाखव. मी 
एक यक्ष सुरु केला, पण दोन पराक्रमी राक्षसांनी 


यांबोबा 57 





माझ्या यज्ञाच्या वेदिकेवर रक्तमांस विखरून 
टाकले आणि माझा ब्रतसंकल्प मोडून काढला. 
तुझा ज्येष्ठ मुलगा राम तू माझ्याबऐेवर पाठव, 
मारीच ब सुबाहू नांवाचे ते दोन्ही राक्षस माझ्या 
यज्ञांत विघ्न आणणार नाहीत याची काळजी 
राम घेईल.” 

हे ऐकून दशरथाचे मन विदीर्ण झाले, त्याच्या 
ह्वृदयाचचा थरकांप झाला. सिंह्वासनावरून खाली 
उतरताना दशरथ कांपर्‍या स्वरांत म्हणाला, 
“महर्षी, राम अजून लहान आहे. त्याला अजून . 
सोळाव बर्षदेखील पूर्ण झालेलं नाडी. त्याचं 
धनुर्वियेचं शिक्षण अद्याप पुरं व्हायचंय. तो 
राक्षसांशी कसा लढेल? माझी एक अक्षीहिणी सेना 
आहे. मी स्वतः येऊन त्या राक्षसांशी युद्ध करीन 
व त्यांना मारून टाकीन. पण त्यापूर्वी मला सांगा, 
ते राक्षस आहेत तरी कोण?" 


ज्ञानेबारी २००६ 





 बिश्‍वामित्र सांगूलागले, “तुला रावण नांवा'चा 
राक्षसांचा राजा माहीत आहेच. त्रम्हाला प्रसन्न 
छं करुन त्याने अनेक अमोघ शक्ती मिळवल्या 
आहेत. तो विश्रावसचा पुत्र आहे. साक्षात 
१ कुबेराचा धाकटा भाऊ आहे. तेव्हां तो स्वत: या 
यज्ञांत विघ्न आणूं शकत नाही आणि म्हणून तो 
__ या बलदंड मारीच, सुबाहू यांना पाठवत असतो 
__“णक्षसराज रावण') त्याच्याशी मी काय लढत 
-_ दैऊंशकणार? आणि जे काम मला करता येत नाही, 
ह ते हा किशोरवयी राम कसा करुंशकेल?*' दशरथाने 
__ आपली असमर्थता प्रगट केली. 
__ विश्‍वामित्रांचे डोळे संतापाने लाल झाले. ते 
_ एकदम उठ्ताउठता म्हणाले, “महाराज, हीच कां 
तुमची सत्यनिष्ठा! आपले वचन इतक्यांतच 
:_ विसरलात! अपकीर्तिचा डाग सांभाळीत सुखीं 
राहा." 
कुलगुरु वसिष्ठांनी दशरथ राजाला गंभीरपणे 
सांगितलं, ''राजन्‌, जे करायला नको, ते आपण 
करता आहात. वचन मोडून आपण इश्वाकू 
बंशाला कलंकित करीत आहात. विश्वामित्र 
महर्षींना आपण नीट ओळखलं नाही कां? त्यांना 


जानेवारी २००६ 58 





अज्ञात असलेलं एकही शस्त्र अर्र अस्तित्वांत 


नाडी. नवीन अर्ख्रे निर्माण करण्याची शक्ती 
त्यांच्यामधे आहे. त्यांना राक्षसांना मास्ता येत 
नाही, म्हणून ते आपल्याकडे आले आहेत अशी 
आपली धारणा आहे कां? ते आपल्या पुत्रांसाठी 
एक नवी दिशा, नवीन कार्य घेऊन आलेले आहेत. 
विशवामित्रांच्या सहवासांत राहून आपल्या 
राजकुपारांच्या निद्येत ब ज्ञानांत पूर्णत्व येईल; 
त्याशिवाय त्यांना यशही मिळेल, कीर्ति मिळेल. 
आपले पुत्र सामान्य नाहीत. ते दिव्य पुत्ष आहेत. 
विश्वामित्र आपल्या कोमलवयी कुमारांना घेऊन 
जायला आलेले आहेत, आपण निश्‍चिंत मनाने 
रामला त्यांच्याबरोबर पाठवावे. जोपर्यंत 
विश्वामित्र त्यांच्याबरोबर आहेत, तोपर्यंत त्यांना 
कुणीही कांडीही कहं शकणार नाही.'' 

बसिष्ठाने असा हितबोध केल्यामुळे राजा 
दशरथाला जरा धीर्‌ आला. त्याने राम व लक्ष्मणाला 
विश्‍्वामित्रांच्या स्वाधीन केले. ते दोघेडी 
विश्वाभित्रांच्या मागोमाग जायला लागले. 


होते. 








दोघांच्याजबळ धनुष्यबाण होते ब हातांत खळूद्ी 





रत्नाकर नंदनपुरातील एक फार मोठा व्यापारी 
होता. त्याचा एकुलता एक मुलगा होता 
अजितसेन. शीलबती ही चित्रावती नगरीतील 
एका गर्भश्रीमंताची, सुंदर, गुणवान आणि 
बुद्धिमान अशी पुलगी होती. या मुलीविषयी 
माहिती समजताच रत्नाकरने आपला मुलगा 
अजित सेन ह्याचे शीलवतीशी लग्न लावून दिले. 
शीलवतीच्या सौंदर्यावर ब बुद्धिमत्तेवर अजित 
सेन मोडित झाला होता. पण रत्नाकर मात्र 
आपल्या सुनेवर योग्य लक्ष ठेवीत होता. 

एक दिवसं मध्यरात्री एक रिकांमा घडा घेऊन 
शीलनती घरांतून बाहेर पडली. आणि बऱ्याच 


_ वेळाने रिकाम्या ह्यात्ताने परत आली. हे पाहून 


रत्नाकरने विचार केला की त्याची सून जरा 
जास्तच धीट अन्‌ साहसी आहे. अशा मूली 
दोन्हीकडील कुटुंबांच्या बदनामीस कारणीभूत 
होऊं शकतात. मग काय, दुसऱ्याच दिवशी 
रत्नाकरने आपल्या मुलास म्हटले “अरे बाबा, 
थोडे दिवस सुनेला तिच्या माहेरी पाठवून दे? 


शम ऱ्य 


अजितच्या मनांत तिला माहेरी पाठवायचे नव्हते 
म्हणून त्याने त्याबाबत कांही विशेष उत्साह 
दाखवला नाही, पण त्याचबरोबर त्याने वडिलांना 


स्पष्टपणे विरोधही केला नाही, 
त्यानंतर सुनेला माहेरी पाठवायची जबाबदारी 





रत्नाकरने स्वतःच घेतली अन्‌ तिला बरोबर घेऊन 


तो घरातून निघाला. वाटेत त्यांना एक नाला 
लागला. रत्नाकरने सुनेस समजावले, की तिनें 
चपला हातांत घेऊन नाला ओलांडाबा. पण तिने 


मात्र चप्पल घालूनच नाला ओलांडला. सुनेने 


आपले बोलणे ऐकले नाही, ह्याचे त्याला बाईट 
वाटले, पण प्रत्यक्षांत त्याने उघडपणे कांडी 
महटले नाही. थोडे पढे गेल्यावर पीक कापणीला 
आलेले एक शेत पाहून रत्नाकरने म्हटले, “अरे 
वा! काय छान तरारून पीक आलं आहे. ह्यावर्षी 


ह्या शेताच्या मालकास चांगलाच फायदा 


होणार, 
सारं अनधान्य स्वतः खाऊन फस्त नाही 
केलं, तरचं ना?'' सुनेने एका क्षणांत म्हटले 


२५ वर्षांपूर्वी चांदोबात प्रसिद्ध झालेली गोष. . “बले की प 











र्त्नाकरला जरा आश्‍चर्य वाटले की त्याची सून 
अशी कशी विचित्र उत्तरे देते! पण लोक तर हिला 
हुषार अन्‌ बुद्धिमान समजतात. ते दोघे पुढे जाऊं 
लागले. वाटेत एका नगरातून जाताना त्या 
. शहराच्या सौंदर्यावर लुन्ध होऊन रत्नाकरने 
म्हटले, “बा, किती छान आहे हे शहर|'' 
-___. “कोणी शत्रूने उध्वस्त नाही केलं तरच ना! 
शीलवतीने ठसक्यांत उत्तर दिले. 
आणखी थोडा प्रबास केल्यावर, थकून 
जाऊन रत्नाकर विश्रांतीसाठी एका वटवृक्षाच्या 
सांबलीत बसला. शीलवती झाडापासून दूर 
जाऊन बसली. न 
___ रत्नाकरने विचार केली ''ही तर हट्टी अन्‌ पूर्ख 
आहे. मोठ्या माणसांच्या कुठल्याच बोलण्याची 
ती पर्वा करत नाही. हिला एकदा माहेरी सोडलं 
कीं तिच्यापासून सुटका होईल.'" 
ह्यानंतर बैलगाडीतून थोडा पुढचा प्रवास 


ज्ञानेबारी २००६ 60 





करून ते एका गांबात आपल्या एका परिचितांकडे 
राहिले. 

जेवण करून थोडी विश्रांतीही घेतली. 
रत्नाकर गाडींतच आडवा झाला, पण शीलबती 
मात्र गाडीच्या सांवलीत जाऊन बसली. 

त्याच वेळी झाडावर बसलेला एक कावळा 
“काव काव* करू लागला. ह्यावर शीलवती 
उद्गारली '“ए कावळ्या, कां उगीच ओरडतोस? 
एक चूक केल्यामुळे मला माझं घर सोडावं लागलं. 
आता दुसरी चूक केली तर आपल्या नबर्‍्यास 
तोंड दाखवायलाही मला जागा उरणार नाही.” 

हे बोलणे ऐकून रत्नाकर आश्‍चर्यचकित 
झाला. गाडीतून उतरून सुनेजवळ जात त्याने 
विचारले, "सूनबाई, तुझ्या ह्या बोलण्याचा अर्थ 
काय?" 

''मामंजी| आता काय सांगू? ज्याप्रमाणे 
सुगंधी असल्यानेच लोक चंदन उगाळतात, 
त्याप्रमाणे माझे खास गुणच जणूं माझे वैरी बनले 
आहेत. मला पक्षांची, तसेच जनावरांची भाषा 
समजते.'' शीलवतीने उत्तर दिले. 

रत्नाकरला वाटले की कदाचित त्याची सून 
थोडी वेडसर असावी. पण शीलवती पुढे बोलतच 
राहिली “कांडी दिवसांपूर्वीच मध्यराजरीच्या बेळी 
एक कोल्ही ओरडत होती की नदीतून एका ख्रीचे 
प्रेत वाहात चालले आहे. प्रेताच्या अंगाबर बरेच 
दागिने आहेत. हे ऐकताच मी एक रिकामा घडा 
घेऊन नदीवर गेले. प्रेत पाण्यांतून बाहेर काढून 
त्यावरचे दागिने काढून घेऊन घड्यांत भरले. तो 
घडा जमिनीत एका ठिकाणी पुरला, अन्‌ मग 
कोल्ह्यांना खायला मिळाचं म्हणून प्रेत तेथेच 
टाकून आले. ह्या छोट्याशा चुकीमुळेच तुमच्या 

चांदोबा 











मनांत माझ्याविषयी शंका आली आणिमाझी ही 
अशी परिस्थिती ज्ञाली.'' 

हे उत्तर ऐकताच रत्नाकरला आश्‍चर्यही 
बाटले आणि त्याचबरोबर आपल्या सुनेची 
दयाही आली. शीलवबतीने पुढे म्हटले “हे पहा, 
माझ्यावर ह्या पशुपक्षांची मोठी कृपाच आहे. तो 
कावळा केव्हापासून ओरडतोय की ह्या, 
झाडाखाली मोठा खजिना पुरलेला आहे." 

त्याच क्षणी रत्नाकरने त्या झाडाखाली खड्डा 
खोदला. त्याला मोठाच खजिना सापडला. 
रत्नाकरच्या मनांत आपल्या सुनेबद्दल एकदम 
विश्वास अन्‌ आदरभाव निर्माण झाला. त्याने 
शीलवतीला म्हटले, “मुली! मी तुला नीट समजूं 
शकलो नाही. मला ह्याच खरंच फार वाईट वाटतं 
आहे. चल, आता घरी चल बरं." 


परतीचा प्रवास आरामशीर झाला. रस्त्यांत. 
जेव्हां तेच वडाचे झाड दिसले तेव्हां रत्नाकरने 


ण्प् श््स्ट् याल न 
१.1 ट क ८५-४-- 


चांदोबा 61 


विचारले, ''माहेरी जाताना तू वडाच्या झाडाच्या 
सांबलीत कां बसली नाहीस?* 

सूनेने उत्तर दिले, ''बडाच्या झाडाच्या 
ढोलीत साप असतात अन्‌ झाडावर बसलेल्या 
पक्षांची बिघा खाली पडते." रत्नाकरने हसून 
म्हटले, “हो, तू योग्यच बोललीस.'' . 

ह्यानंतर तेच: शहर वाटेत लागले, तेव्हां 
शीलवतीने स्वत:च सांगितले 'ह्या शहरांत 
प्रवाशांच्या सोयीसाठी एकसुद्धा धर्मशाळा नाही. 
अगदी सहजासहजी कोणीही शत्रू हे शहर आपल्या 
कबजात घेईल." 

ह्यानंतर कापणीला आलेलें पोत लागले, तेव्हां 
शीलवतीने म्हटले, “ह्या शेतमालकाने जर 
शेतातील धान्य विकून, त्या पैशाचा सदुपयोग 
केला, तरच त्याला खरा फायदा होईल." 

आणख थोडे दूर्‌ गेल्यावर तोचच नाला वाटेत 
लागला. तेन्हा शीलवती म्हणाली, '“नाल्यांत दगड 


जानेवारी २००६ 





धोडे असतात तसेच अनेक जीबजंतृही; म्हणूनच 
पाण्यांतून जाताना नेहमी चपला घालूनच जावे." 
ह्यावर रत्नाकरने आपल्या सुनेच्या बुद्धिमत्तेची 
मनापासून प्रशंसा केली.. 

चरी परतताच रत्नाकरने घराची सारी 
जबाबदारी शीलवतीवर सोंपचली. अजितसेनने 
ग्रनौमन जाणले की शीलवली आता रत्नाकरच्या 
विश्वासास पात्र ठरली आहे. 

त्याच वेळेला त्या देशाचा राजा नव्या 
मंत्र्याची नेमणूक करुं इच्छित होता. त्याने 
देशातील अनेक बुद्चिमंताना आमंत्रण पाठवून 
. बोलावले आणि त्यांच्याबरोबर तों विचारविनिमय 
करू लागला. 

ह्याविषयीच खल चालू होता, त्यांच्या परीक्षा 
घेतल्या जात होत्या. अजितसेनही आपल्या पत्नीस 
घेऊन राजधानीला गेला. व राजाच्या धर्मशाळेत 
उतरला. राजाने अचानक सर्व पंडिताना विचारले, 
“गजाला जो लाथ मारेल, त्याला कोणती शिक्षा 
द्यावी?” 

राजाकडून 'बाहबा' मिळबण्याच्या हेतूने 
सर्वच विद्वान अशी उत्तर देत डोते की “अशा 
राजद्रोहास अगदी कडक शिक्षा दिली पाहिजे. 





जानेवारी २००६ 62 





कोणी म्हटले कीं अशा अपराध्याचे डोके उडबले 
पाहिजे 

अजितसेन सर्व प्रेक्षकांमध्ये बसून हे सर्ब 
ऐकत होता. तत्क्षणी तो धावत पळत धर्मशाळेत 
पोचला अन्‌ त्याने राजाचा प्रश्‍न शीलबतीस 
ऐकवला. 

शीलवतीने अजितसेनला समजावून सांगितले 
'अहो राजाला कोण बरं लाथ मारेल? एक तर 
शंगारक्रीडेच्या वेळी प्रेमाने त्याची पत्नी किंबा 
त्याच्या मांडीवर खेळणारं छोटं मूल. ह्याची 
शिक्षा हीच की त्यांच्यावर अजून जास्त प्रेम 
करावं." 

अजितसेनने दरबारांत परत येऊन पाहिले कीं 
लोक निरनिराळ्या प्रकारची उत्तरे देत होते. 

थोड्या वेळानंतर सर्वच जण गप्प झाल्याबर 

अजितसेंनने म्हटले, “महाराज! राजाला लाथ 
मारणाऱ्यांवर राजाने जास्तीत जास्त प्रेप्त करावे!” 

बस! मग काय, अजितसेंनला राजाचे मंत्री 
पदे मिळाले. ह्यानंतर शीलवतीच्या मदतीने, 
राजाला नेगवेगळे पण योग्य सल्ले देणारा अजितसेन 
हा मोठा बुद्धिमान मंत्री प्हाणून ओळखला जाऊं 
लागला. 













2 ----रप्ण् 


'बीरसिद्टाचा नायनार झाल्यामुळे राजकुमार 
' आर्यचा शांतिपुरच्या गावीबर बसण्याचा 
'मार्ग सरळ होतो. जयानंदच्या सल्ल्याने 
सरदार सुखदेब राजमडालांत जाऊन 
परिस्थितीबर पूर्ण नियंत्रण ठेवतो, त्याचा 


र 27% 29. ्ी; *_ 


गक लांगागक घाईने त्याला बाजूला नेतो आगे. ०. > 
डय २-८ अज्ञात - र 
र क ी ऱ् -- रहस्य 5” 1 ड 










महाराज! वीररिंह्चे सैनिक 


सुखदेव त्वरेने महालाबाहेर येतो. 


| _-25- स्व... बोरासह मेला आहे 
म्हणून मी तुला सांगितलं ना! आता 
राजकुमार आर्यच्या स्वासतासाठी तवार 
राहा. तो सिंह्यासनाचा खरा हकदार आहे. 


व ग फक्त क 
की 


मी साबघानीचा इशारा देतो आहे. जर क 
चाल खेळलास, तर तुझ्या दुष्टपणाबदल तुला जबर किंमत मोजावी ' 
लागेल. माझे सैनिक कोणत्याही संकटाशी 


शंका उश्लेल 
तर मागे बळ्ठून पाहा! 


